पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 
धान/भरडधान्य खरेदीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, 2023. 


वाचा :- 
१. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रःखरेदी-१११५/ 
प्र.क्र.१७/ना.पु.२९, दि.१४.०१.२०१६. 


२. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन शुद्धिपत्रक, क्रः१०१४/२८/प्र.क्र.१७/नापु- 
२९, दि.०३.११.२०१७. 


३. विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदीबाबत राज्य शासनातर्फे केंद्र शासनाशी केळेला 
सामंजस्य करार. (MoU) 


प्रस्तावना :- 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी 
भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना राबविण्यात येते. 
त्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेल्या अभिकर्ता संस्थांमार्फत (बिगर आदिवासी क्षेत्रात, महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ, नाशिक) राज्यात एफ.ए.क्यु. (Fair Average Quality) CAPA IA व भरडधान्याची खरेदी 
करण्यात येते. यापूर्वी हंगाम २०१६-१७ पर्यंत वरील योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई 
अभिकर्ता संस्थांमार्फत मिलर्सकडून करुन घेऊन प्राप्त होणारा सी.एम.आर. (Custom Milled Rice- 
कच्चा तांदूळ) भारतीय अन्न महामंडळाकडे (Food Corporation of India) जमा करण्यात येत होता. केंद्र 
शासनाने “धान” खरेदीकरीता राज्यात “विकेंद्रीत खरेदी योजना” (Decentralized Procurement 
Scheme-DCPS) लागू करण्याबाबत केलेली शिफारस विचारात घेऊन पणन हंगाम २०१६-१७ पासून 
विकेंद्रीत खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यामुळे सदर योजनेमध्ये तयार होणारा सी.एम.आर. (कच्चा तांदुळ) राज्य 
शासनाने निर्धारित केलेल्या गोदामांमध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २०२३-२४ या 
हंगामामध्ये धान व भरडधान्य खरेदीसाठी सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 
धान व भरडधान्याच्या (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (Minimum Support 
Price-MSP) जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय आधारभूत किंमतींचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने 
व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, यासाठी राज्यस्तरावर 
नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्रे सुरु करण्याकरिता व 


त्याठिकाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मका, रागी या भरडधान्यांची खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 


आदेशा देण्यात येत आहेत:- 
१ खरेदी बाबत निर्णय:- 


१.१ 


१.२ 


१.२ 


१.5 


१.५ 


१.६ 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न 
महामंडळ (Food Corporation Of India) काम पाहील. 


भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासनाने कार्यवाही करावयाची असल्याने, 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 
विकास महामंडळ मर्या., नाशिक यांनी राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून काम पहावे. 
प्रत्यक्ष खरेदीची प्रक्रिया बिगर आदिवासी क्षेत्रात " महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
मुंबई" व आदिवासी क्षेत्रात "महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक" या अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात यावी. 


ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या भरडधान्यांच्या खरेदीच्या स्तरापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या 
कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य अभिकर्ता संस्थांवर राहील. 


खरेदी केलेली ज्वारी, बाजरी, मका व रागी ही भरडधान्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या 
वतीने राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये साठविण्यात यावीत. राज्य शासनाच्या गोदामात 
सदर भरडधान्य साठवण्यापूर्वी संबंधीत जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
गुणवत्ता तपासणी करावी. 


ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या धान्याची एकदा खरेदी होवून शासकीय गोदामात ही 
RSI दर्जा तपासणी व वजन करुन जमा केल्यानंतर, sal धान्यांची साठवणूक, 
सुस्थितीत ठेवणे, गरजेनुसार जिल्ह्यांतर्गत वाहतूक/धुरीकरण इत्यादी गोष्टींची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी स्वत:च्या गोदामात किंवा 
आवश्यकतेनुसार भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करुन त्याची भरडाई करावी. सदर 
भाड्याची गोदामे शासकीय गोदामापासून नजीकच्या अंतरावर असतील तसेच साठवणूक 
व वाहतूक करण्यास योग्य असतील, याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावी. केंद्र 
शासनाने ठरविलेल्या विनिर्देशानुसार (SARITA व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान 
भरडाई करुन शासनाच्या/जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार फोर्टिफाईड 
तांदूळ/सीएमआर शासनाच्या (जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या) गोदामांत जमा करावा. 
धान खरेदी Herold साठवणूक, खरेदी केंद्र ते भरडाई केंद्रापर्यंतची वाहतूक, 
सुरक्षितता, भरडाई व तांदूळ शासकीय गोदामात जमा करण्यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांची राहील. धान व भरडधान्य खरेदीसाठीचे विहित विनिर्देडा (Uniform 
Specification) bs शासनाकडून दि.०५.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेले 
आहेत. सदर विनिर्देश पणन हंगाम २०२३-२४ साठी लागू असतील. (परिशिष्ट V ते XI) 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


२) अभिकर्ता नेमणूक:- 


उपरोक्त निर्णयानुसार, राज्यात खालीलप्रमाणे अभिकर्ता संस्थांची नेमणूक करण्यात येईल :- 


२.१ बिगर आदिवासी क्षेत्रात- खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये, किमान आधारभूत किंमत 
योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याकरिता, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
महासंघ, मुंबई (मार्केटिंग फेडरेशन) या अभिकर्ता संस्थेची या आदेशान्वये मुख्य अभिकर्ता 
म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर अभिकर्ता संस्थेने या क्षेत्रातील खरेदीची 
कार्यवाही विहित कालमर्यादेत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


२.२ आदिवासी क्षेत्रामध्ये-खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी 
योजनेंतर्गत धान/भरडधान्याची खरेदी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 
विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी विकास महामंडळ) या अभिकर्ता संस्थेची या 
आदेशान्वये मुख्य अभिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर अभिकर्ता संस्थेने या 
क्षेत्रातील खरेदीची कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३) आधारभूत किंमती, सर्वसाधारण गुणवत्ता व दर्जा:- 


a आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना प्रदान 
(रुपये) करावयाची रक्‍कम (रुपये) 

RE साधारण (एफ.ए.क्यू.) २१८३ २१८३ 
अ” दर्जा २२०३ २२०३ 
ज्वारी (संकरित) ३१८० ३१८० 
ज्वारी (मालदांडी) ३२२५ ३२२५ 
भरडधान्य बाजरी २५०० २५०० 
मका २०९० २०९० 
रागी ३८४६ ३८४६ 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे 
धान/भरडधान्य खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार अभिकर्ता संस्थांनी प्रशिक्षित ग्रेडर्सकडून 
तपासणीअंतीच धान/भरडधान्य खरेदी करावे. कमी दर्जाचे धान/भरडधान्य खरेदी झाल्यास व त्यामुळे 
काही आर्थिक तूट आल्यास किंवा अन्य कोणतीही समस्या उद्भवल्यास त्यासाठी अभिकर्ता संस्था पूर्णत: 
जबाबदार राहतील. 


या धान/भरडधान्याची दर्जामक तपासणी शासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी) करण्यात येईल. खरेदी किंवा साठवणूकीच्या वेळी 
तपासणीमध्ये दर्जा संबंधी काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था संपूर्णपणे जबाबदार राहील. 
तसेच यामध्ये प्रकरणपरत्वे सुधारणात्मक कार्यवाही अभिकर्ता संस्थेनेच करावयाची असून अशा 
कार्यवाहीमुळे झालेल्या नुकसानीस अभिकर्ता संस्था संपूर्णत: जबाबदार असतील. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


8) 


आर्द्रता :- पणन हंगाम 2023-28 करीता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त 


आर्द्रता आढळल्यास धान/भरडधान्य खरेदी करण्यात येऊ नये. कोणत्याही परिस्थितीत जास्त ओलसर 


किंवा बुरशीयुक्‍्त धान/भरडधान्य खरेदी करु नये. भरडधान्य स्वच्छ व कोरडे असून ते विक्री योग्य 


(मार्केटेबल) असल्याची अभिकर्ता संस्थांनी खातरजमा करावी. विहीत प्रमाणापेक्षा जास्त आर्द्रता असलेले 


धान/भरडधान्य खरेदी केल्यास अभिकर्ता संस्थांनी वेळीच संबंधितांवर उचित कारवाई करावी. 


५) सर्वसाधारण अटी व शार्ती:- 


५.१.खरेदी:- 


५.१.१ 


५.१.२ 


4.9.3 


4.4.8 


YQ 
Y 2.9 


मार्केटिंग फेडरेडान/आदिवासी विकास महामंडळ यांनी धान/भरडधान्य खरेदीची योजना त्वरीत 
कार्यान्वित करावी. त्यासाठी आवश्‍यक ठिकाणी खरेदी केंद्रे उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करणे, खरेदी केंद्रावर धान्य वाळविणे, स्वच्छ करणे तसेच धान्याची नासधूस होवू न देणे 
यासाठी व खरेदी प्रक्रिया सुरळीतपणे होण्यासाठी आव्यक त्या मूलभूत सुविधा (चाळणी, पंखे, 
ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्स वगैरेसारखी आवश्‍यक साधने, आवश्‍यक ती वजनमापे, आर्द्रता 
मापक यंत्रे (Aga मीटर) बारदाना, सुतळी इत्यादी) खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्याची 
खबरदारी दोन्ही खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी घ्यावी. 


कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या खरेदी केंद्रांवर धान्य 
वाळविणे, स्वच्छ करणे तसेच धान्याची नासधूस होवू न देणे यासाठी व खरेदी प्रक्रिया सुरळीतपणे 
होण्यासाठी आव्यक त्या मूलभूत सुविधा (चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन Brea 
वगैरेसारखी आवश्‍यक साधने, आवश्‍यक ती वजनमापे, आर्द्रता मापक यंत्रे (मॉईश्वर मीटर) 
बारदाना, सुतळी इत्यादी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी 
दोन्ही खरेदी अभिकर्ता संस्थांची असेल. 

खरेदी करावयाच्या धान/भरडधान्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्‍यक असलेली 
यंत्रसामुग्री (11898 Analysis kit) पुरेसे प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग 
फेडरेडान/आदिवासी विकास महामंडळ यांची राहील, अशी व्यवस्था केल्याची खात्री संबधीत 
जिल्हाधिकारी यांनी करावी. खरेदी अभिकर्त्यांनी एफ.ए.क्यू. दर्जा न बसणाऱ्या 
धान/भरडधान्याची (म्हणजेच धान, ज्वारी, बाजरी मका व रागी यांची) खरेदी केली तर त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्वस्वी खरेदी अभिकर्त्यांवर राहील. 
कमी दर्जाचे धान/भरडधान्य खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर/ग्रेडर्सवर 
अभिकर्ता संस्थांनी दंडात्मक कारवाई करावी. 


आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने धान/भरडधान्य खरेदी 
करताना या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ७ येथील कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


बारदाना खरेदी:- 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा बारदाना शासनाच्यावतीने शासनामार्फत (कार्यासन नापु-१६ ब, 
अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई) जिल्हा/तालुका स्तरावरील गोदामांमध्ये/खरेदी केंद्रांवर 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


५.२.२ 


4.2.3 


५.२.४ 


५.२.५ 


५.२.६ 


५.२.७ 


५.२.८ 


उपलब्ध करुन दिला जाईल. सदर गोदामांपासून खरेदी केंद्रापर्यंत बारदाना वाहतूक करुन 
नेण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची असेल. 


जर केंद्र शासनाकडून नवीन ज्युट बारदान्याचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही तर, दोन्ही अभिकर्ता 
संस्थांना संपूर्ण हंगामाकरिता लागणारा नवीन बारदाना शासनामार्फत (कार्यासन नापु-१६ ब, 
अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई) निविदेद्वारा उपलब्ध करुन दिला जाईल. सदर बारदाना 
निविदाकारामार्फत खरेदी केंद्रांवर उपलब्ध करुन दिला जाईल. 


मागील पणन हंगाम संपल्यानंतर प्राप्त ASS (माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२३) ज्यूट 
कमिशनरकडील नवीन बारदाना केंद्र शासनाच्या दि.१८.०५.२०१७ व दि.१३.१२.२०१८ च्या 
पत्रातील सूचनांप्रमाणे, चाळू खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करिता Left Over बारदाना म्हणून 
वापरावा याबाबतचा बारदान्याचा हिशोब दि.१३.१२.२०१८ परिपत्रकासोबतच्या परि.१ मधील 
विवरणपत्रात (परिशिष्ट XIl) दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी शासनास (कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु व 
ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई) सादर करावा. 


केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार ज्युट बारदान्याच्या तुटवड्यामुळे नवीन बारदान्याऐवजी 
आवश्‍यकता भासल्यास अभिकर्ता संस्थांनी मिळलर्सकडील/शेतकऱ्यांकडीलळ बारदाना 
वापरल्यास त्याबाबतचा हिशोब दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी शासनास (कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु 
व ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई) सादर करावा. 


पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये अभिकर्ता संस्थांना धान खरेदीकरिता लागणारा जुना बारदाना 
शासनामार्फत (कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु व ग्रासंवि, मंत्राळय, मुंबई) उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 

तांदुळ व धान जमा करण्यासाठी वापरावयाचा बारदाना केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार असावा. 
धानाकरिता नवीन आणि जुना बारदाना निविदा प्रक्रीयेद्वारे खरेदी करण्यात येईल. मिलर्सकडे 
जमा होत असलेला बारदाना हा वारंवार वापरला जात असल्यामुळे सदर बारदाना मिलर्सकडून 
परत घेण्याबाबत अथवा सदर बारदाण्याची रक्‍कम शासनस्तरावरुन वसुल करण्याबाबतचे 
धोरण निश्चित करून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


अभिकर्ता संस्थानी यापूर्वी मिलर्सकडील देय रक्कमेतून बारदान्याची जी रक्‍कम वसूल केली 
असेल, ती रक्‍कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयात जमा करावी. तसेच अशा 
बारदान्याचा हिशोब/तपश्ील शासनामार्फत (कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, 
मुंबई) तसेच वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव कार्यालयास सादर करावा. 


भरडाईसाठी गिरणीमालकांना धान देताना धानाच्या गोण्या प्रमाणितच असल्या पाहिजेत. अशा 
प्रमाणित १०% गोण्यांचे चाचणी वजन करुन गिरणीमालकांना धान द्यावे. तपासणीदरम्यान 
गोण्या प्रमाणित नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची 
कारवाई करण्यात यावी. याबाबतचे संनियंत्रण दोन्ही अभिकर्ता संस्थांच्या व्यवस्थापकीय 
संचालकांनी करावे. 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


4.2.8 


खरेदी केंद्रावर आलेल्या "अ" दर्जाच्या तांदूळाच्या गोणीवर इंग्रजीतील कॅपिटल लेटर "A", तर 
सर्वसाधारण (Common) दर्जाच्या तांदूळाच्या गोणीवर "०" असे अक्षर मार्किंग करावे. 


५.२.१०धान खरेदी करण्यासाठी एकदा वापरलेला बारदाना पुन्हा धान खरेदीसाठी वापरताना तो 


Piya, फाटलेला, तुटलेला किंवा विरळेला नसावा. त्याचबरोबर ५० किलो क्षमतेच्या 
बारदान्याचे वजन ५०० ग्रॅमपेक्षा कमी असू नये. असे कोणत्याही तपासणीच्या वेळी आढळल्यास 
जबाबदार असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर अभिकर्ता संस्थेने तात्काळ कारवाई करावी. 
याबाबतचेही संनियंत्रण दोन्ही अभिकर्ता संस्थांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी करावे. 


५.२.११धान/सीएमआर व भरडधान्य खरेदीसाठी बारदान्याचा वापर केंद्र शासनाच्या दि.१३.१२.२०१८ 


च्या पत्रातील सूचनांनुसार करावा. याव्यतिरिक्त बारदानासंदर्भात केद्र शासनाकडून वेळावेळी 
प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार आवश्‍यक सूचना कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, 
मुंबई तसेच वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाने दोन्ही अभिकर्ता संस्थांना द्याव्यात. 


५.२.१२ खरेदी केंद्रावर प्राप्त झाळेला नवीन व जुना बारदाना तसेच त्याच्या वापराच्या नोंदी NeML. च्या 


५.३ 
५.३.१ 


4.3.2 


4.3.3 


43.9 


4.3.5 


पोर्टलवर घेणे खरेदी केंद्रांना बंधनकारक welo. दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी याबाबीचे त्यांच्या 
स्तरावर संनियंत्रण करावे व त्याबाबतचा मासिक अहवाल आवश्‍यकतेनुसार शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांची राहील. 

प्रसिध्दी so 


खरेदी केंद्रावर फक्त खरेदी किंमतीबद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी 
योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश, खरेदी केंद्रे इत्यादिची माहितीदेखील प्रदर्शित करावी. 
शेतकऱ्यांना निश्चितपणे लक्षात येण्यासाठी त्यासंबंधातील सूचना मराठी व हिंदी भाषेत अनुवादीत 
करुन देण्यात याव्यात. 


एफ.ए.क्यू. दर्जाची मानके, खरेदी कालावधी इ. ठळकपणे फलकावर प्रत्येक खरेदी केंद्राच्या 
दर्शनी ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात यावीत. 


दर, दर्जा, खरेदी केंद्रे दर्शविणारे सदर फलक सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ग्राम पंचायत, 
तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय इत्यादी ठिकाणी दर्शनी भागावर लावण्याच्या 
सक्त सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबंधितांना द्याव्यात. 


कोणत्याही परिस्थितीत नॉन WV. दर्जाचे धान्य खरेदी केले जाणार नाही. 
धान/भरडधान्याचे एफ.ए.क्यू. विनिर्देश, आधारभूत किंमती इत्यादी आवश्‍यक बाबींना स्थानिक 
वर्तमानपत्रे व इतर प्रसार माध्यमातून अभिकर्ता संस्थांनी व जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यापक प्रसिध्दी 
द्यावी. उप अभिकर्ता संस्थांना देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय खर्चातून सदर कार्यवाही होत 
असल्याची खात्री संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी. 


खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास जोडण्यात आलेल्या गावांची नावे यासंबंधी पुरेशी प्रसिध्दी 
देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी खबरदारी घ्यावी. 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


५.३.६ 


ष्‌.४ 
५.४.१ 


५.४.२ 


५.४.२ 


५.४.४ 


५.४.५ 


रोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले, परंतु खरेदी न झालेले 
धान/भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित शोतकऱ्यांचीच राहील, अशी व्यापक प्रसिध्दी 
द्यावी. 


तपासणी:- 


भारतीय अन्न महामंडळाचे/राज्य शासनाचे अधिकारी खरेदी केंद्रांना भेटी देऊन नियमितपणे 
विहित पध्दतीने खरेदी होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी करतील आणि त्यांनी दिलेला सल्ला 
विचारात घेऊन, खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी त्याप्रमाणे सुधारीत कार्यवाही/उपाययोजना करणे 
आवश्यक राहील. तसेच त्याबाबतचा कार्यपूर्ती अहवाल त्या अधिकाऱ्यास तसेच शासनास सादर 
करणे अभिकर्ता संस्थांना बंधनकारक राहील. 


खरेदी केलेले धान/भरडधान्य विहित विनिर्देशानुसार (Uniform Specifications) नसेल, तर असे 
धान/भरडधान्य नाकारण्याचा अधिकार राज्य शासनाच्या पथकास असेल. तसेच 
आवश्यकतेनुसार राज्य शासन गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेचीही मदत घेऊ 
शकेल. 


जिल्हाधिकार्‍यांनी धान/भरडधान्य खरेदीच्या कालावधीत दर्जा नियंत्रण व दक्षता पथकाची 
स्थापना करावी. या पथकाद्वारे विशोष मोहिम राबवून नॉन एफ.ए.क्यू. दर्जाचे धान/भरडधान्य 
खरेदी होण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई 
करावी. तसेच धान खरेदी केंद्रांवर सी.सी.टी.व्ही. (CCTV) लावून त्याचे रेकॉर्डिंग मागणीनुसार 
उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


पूर्वानुभवानुसार असे लक्षात आलेले आहे की, राज्यातील खरेदी केंद्रांवर बाहेरील राज्यातील 
धान विक्रीकरिता आणण्यात येतो. अशा प्रकारे बाहेरील राज्यातील धान कोणत्याही परिस्थितीत 
राज्यात विक्रीकरिता येऊ नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी पथक स्थापन करावे. 


ज्या बारदान्यांमध्ये धान/भरडधान्य भरलेले आहे, ते बारदाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या परिमाणानुसार आहेत अथवा नाहीत, याची तपासणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व 
अभिकर्ता संस्था यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रितरित्या करावी. याबाबतच्या नोंदी खरेदी केंद्रावर 
जतन कराव्यात. या तपासणीत केंद्र शासनाच्या बारदानांविषयीची मानांकने पूर्ण करत नसलेले 
बारदाने दिसून आल्यास ती नाकारावीत. तसेच निविदाकाराकडून उपलब्ध केलेले बारदाने केंद्र 
शासनाच्या बारदानांविषयीची मानांकने पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
निविदाकाराच्या/झासनाच्या (कार्यासन नापु-१६ ब, अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई) तसेच 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयाच्या निदर्शनास आणावे व ते निविदाकाराकडून बदलून 
घेण्यात यावेत. कमी प्रतीचे बारदाने वापरण्यात येणार नाहीत, याची दक्षता अभिकर्ता संस्थांनी 
घ्यावी. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यास त्या आधारे शासनस्तरावरुन तात्काळ 
तपासणी करण्यात यावी आणि त्या तपासणी अहवालाच्या आधारे अभिकर्ता संस्थांनी केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करणे अभिकर्ता संस्थांना बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


५.४.६ 


५.५ 
५.५.१ 


५.५६.२ 


4.4.3 


५.५.४ 


षु . & ; षु 


दक्षता पथक/जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाळ दर आठवड्याला 
शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


इतर :- 

उप अमभिकर्त्यांची नेमणूक मुख्य अभिकर्ता संस्थांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर करावी. 
जिल्हाधिकार्‍यांनी उप अभिकर्त्यांना प्राधिकारपत्रे देऊ नयेत. उप अभिकर्त्याच्या नेमणूकीशी 
शासनाचा काहीही प्रत्यक्ष संबंध राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी (नियमन) नियम,१९६३ 
च्या नियम ३२ (ड) अन्वये, कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या किमान 
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली 
जाणार नाही, याबाबत बाजार समितीने दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार "बाजार समितीने 
SAT प्रकारांना आळा घातला नाही तर त्यांच्याविरुध्द उपरोक्‍त नियमांच्या नियम ४५ अन्वये 
शासन योग्य ती कारवाई करु शकेल." ही बाब संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व 
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
जाहीर केलेल्या धान्याचा दर्जा, विहित विनिर्देशा व किंमतीबाबतचे फळक ठळक अक्षरात दर्शनी 
भागात लावण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना सक्‍त सूचना द्याव्यात व 
बाजार समित्यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. एफ.ए.क्यू.दर्जाचे धान/भरडधान्याचे 
हमी भावापेक्षा कमी भावाने व्यवहार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 


पूर्वानुभवानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावाने 
झालेल्या खरेदी संदर्भात केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे कारणमीमांसा विचारण्यात येते व 
याबाबत संबंधितांचा खुलासा मागविल्यावर बहुतांशी अशी खरेदी नॉन एफएक्यू दर्जाच्या 
धान/भरडधान्याची झालेली असल्याचे दिसून येते. मात्र, अशा कमी दराने होणाऱ्या खरेदी 
व्यवहाराबाबत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी संबंधिताना खरेदी विक्री दरांची माहिती 
देताना/अहवाल पाठविताना एफ.ए.क्यू/नॉन एफ.ए.क्यू दर्जाबाबत विनिर्दिष्टपणे माहिती न 
पुरविल्यामुळे बहुतांशी प्रकरणात केंद्र शासनाकडून राज्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात येतो. 
यास्तव, कोणत्याही बाजार समित्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात खरेदी झालेल्या धान तसेच भरडधान्याचे 
दर कोणत्याही माध्यमाद्वारे प्रसिध्द करताना किंवा कळवितांना खरेदी विक्रीच्या दराबरोबरच 
WU व नॉन एफ.ए.क्यू दर्जाबाबतसुध्दा उल्लेख करावा, अशाही सक्त सूचना सर्व 
जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना द्याव्यात. 


आधारभूत किंमत योजनेखाली धान, ज्वारी, बाजरी, मका व रागी खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांना द्यावयाचा 
अनुषंगिक खर्च खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करीता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या तात्पुरत्या 
पत्रकान्वये (Provisional Cost Sheet) अदा करण्यात येईल. 


वरील योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या भरडधान्य व धानामधीळ तूट/घट केंद्र शासनाने मान्य केली 
तर त्याप्रमाणातच प्रकरणनिहाय अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


६) खरेदी केंद्रे:- 


६.१ 


मागील पणन हंगामात सुरु असणारी खरेदी केंद्रे, पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये सुरु ठेवण्यात 
यावीत. तथापि, sit खरेदी केंद्र सुरु करण्याअगोदर त्या खरेदी केंद्राबाबत मागीळ पणन 
हंगामांमध्ये तक्रार नसल्याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावी. 


६.२ नवीन खरेदीकेंद्र वखरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. समितीचे सदस्य पद 
ha 4 जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ | जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सदस्य 
3. | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सदस्य 
४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
५ | जिल्हा पणन अधिकारी/प्रादेशिक व्यवस्थापक (संबंधित भौगोलिक सदस्य सचिव 
क्षेत्रानुसार) 


नवीन खरेदी केंद्र सुरु करण्याकरिता अभिकर्ता संस्थांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह 


उपरोक्त समितीस प्रस्ताव सादर करावेत. समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. 


६.२ 


६.४ 


६.६ 


& .9 


ज्या जुन्या (पणन हंगाम २०२२-२३ मधील) खरेदी केंद्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत 
त्याबाबत चौकशी करुन तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास अशी खरेदी केंद्र रद्द करण्याबाबतचा 
प्रस्तावही अभिकर्ता संस्थांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह उपरोक्‍त समितीसमोर सादर 
करावा. समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. 


मागील हंगामात झाळेली खरेदी विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ 
करण्याबाबतही समितीने निर्णय घ्यावा. 


निवड केलेल्या धान खरेदी केंद्रांसोबत करावयाच्या करारनाम्यामध्ये धान खरेदी केंद्रांची 
साठवणूक क्षमता आणि त्यांना देण्यात आलेल्या उद्दीष्टाचा समावेहा करण्यात यावा. 


भारतीय अन्न महामंडळ, मुख्यालय यांच्या No.Proc.I/1(1)/2021/Mise Policies, 
दि.१४.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये खरेदी केंद्रंकरेता आवश्‍यक असलेली तपासणी सूची 
(परिशिष्ट XIN) यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पणन हंगाम २०२३-२४ मधील 
प्रत्यक्ष धान/भरडधान्य खरेदी सुरू होण्यापूर्वी चाळू हंगामात सुरू असलेली धान/भरडधान्य 
खरेदी केंद्रे ही केंद्र शासनाच्या निकषांची पूर्तता करतात किंवा कसे याची तपासणी करण्यात 
यावी. 


खरेदी केंद्रांबाबतची परिपूर्ण माहिती PCSAP (Procurement Centre Self-Assessment 
Portal) वर भरण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुषंगाने परिशिष्ट->१/ मधील 
सूचनांनुसार सर्व खरेदी केंद्रांची माहिती सदर पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता 
संस्थांची राहील. याकरिता आवश्‍यक असणारे तांत्रिक सहाय्य NeML यांच्याकडून देण्यात यावे. 

पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


सदर माहिती उप अभिकर्ता संस्था तसेच भारतीय अन्न महामंडळ यांच्याशी समन्वय साधून 
भरण्यात यावी. 


६.८ यानुषंगाने मुख्य अभिकर्ता संस्थांनी, उप अभिकर्ता संस्था निवडीकरिता त्यांच्या स्तरावरूनसुद्धा 
अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात. 
७) खरेदी पध्दत:- 


७.१ प्रत्येक गाव एका विशिष्ट खरेदी केंद्रास जोडण्यात यावे. खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास 


७.२ 


9.3 


७.४ 


जोडण्यात आलेल्या गावांची नावे, यासंबंधी पुरेशी प्रसिध्दी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि 
खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी दक्षता घ्यावी. 


खरेदी केंद्रांना जोडलेल्या गावांचे क्षेत्र व गावनिहाय शेतकऱ्यांची यादी तलाठ्याकडून 
प्राप्त करुन घेऊन त्याची नोंद खरेदी केंद्रावरील रजिस्टरमध्ये करावी. एकापेक्षा जास्त गावे 
एकाच खरेदी केंद्रास जोडली गेली असल्यास अऱ्या केंद्रावर गावनिहाय स्वतंत्र रजिस्टर ठेवावे. 
सदर रजिस्टर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना खरेदी केंद्र तपासणीच्यावेळी उपलब्ध करुन द्यावे. 


तालुका हद्दीमध्ये कोणत्याही गावातील शेतकरी त्याच्या इच्छेनुसार तालुक्यातील 
कोणत्याही खरेदी केंद्रावर धान विक्री करु शकतो. त्यानुसार धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी 
नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय नोंद खरेदी केंद्रावरील रजिस्टरमध्ये करावी. सदर 
रजिस्टर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना खरेदी केंद्र तपासणीच्यावेळी उपलब्ध करुन द्यावे. 


शेतकऱ्यांकडील धान/भरडधान्य खरेदी करताना ऑनलाईन खरेदी पध्दत सुरु करण्यात आली 
आहे. त्याकरीता संबंधित शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. त्याकरिता ऑनलाईन 
नोंदणी, आधार क्रमांक व बचत बँक खाते क्रमांक नोंदणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने 
निर्धारीत केलेल्या 3 नवीन Minimum Threshold Parameters नुसार योजनेंतर्गत शोतकऱ्यांची 
ऑनलाईन नोंदणी ही आधार प्रमाणीकरण पद्धत (Aadhaar Authentication Method) 
वापरूनच करण्यात यावी. याकरिता आवश्‍यक असलेली आधार प्रमाणीकरण यंत्रे (७७०88 
Authentication Devices) सर्व खरेदी केंद्रांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्य 
अभिकर्ता संस्थांची राहील. 


सदर ऑनलाईन खरेदी करीता पणन हंगाम २०२३-२४ साठी NeML, NCDEX Group 
Company यांच्या Platform वर नोंदणी करुन केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे त्या नोंदी PFMS 
(Public Fund Monitoring System) सोबत संलग्न करणे अनिवार्य आहे. 


खरेदी केंद्रांवरील गर्दी टाळणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच सद्य:स्थितीतील कोविड-१९ 
च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवर येण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी 
या योजनेंतर्गत AAPM मोबाईलवर SMS द्वारे पूर्वसूचना (NeML पोर्टलवरुन) देण्यात यावी. 


वन हक्‍क अधिनियम, २००५ अन्वये, वनांमधीळ जमिनीबाबत धारणाधिकार प्राप्त असलेल्या 
शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करताना, सदर धारणाक्षेत्रावर धान/भरडधान्य पिकाखालील क्षेत्राची 
नोंद, तसेच ७/१२ उताऱ्यासंबंधीची नोंद, धारणाधिकाराबाबतची आवश्‍यक कागदपत्रे इ. 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


७.६ 


9.0 


७.८ 


जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रमाणित करुन अशा शोतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

जिल्हाधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या वन जमिनींवरील धारणाधिकार प्राप्त 
असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीतील ज्या शेतकऱ्यांनी धारणाधिकार प्राप्त जमिनीवर धान लागवड 
केली आहे, san शोतकऱ्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांनी संबंधित दोन्ही अभिकर्ता संस्था, व NeML यांच्याकडे उपलब्ध करुन द्यावी. NeML यांनी 
अज्ञा शहोतकऱ्यांची धान खरेदी ऑनलाईन होण्याबाबत ऑनलाईन पोर्टलवर तजी सुविधा उपलब्ध 
करावी. 


तसेच सदर शेतकऱ्यांकडून खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी करताना शेतकऱयांचे आधार 
प्रमाणीकरण करणे live photo घेणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार खरेदी केंद्रांवर कार्यवाही होईल 
याची दक्षता अभिकर्ता संस्थांनी घेणे आवश्‍यक आहे. 


देवस्थानांच्या/शेती महामंडळांच्या जमिनींवर उत्पादित होणाऱ्या धानाची खरेदी करताना, ज्या 
शेतकऱ्यांकडून san जमिनींवर धान उत्पादित केले जाते त्या शेतकऱ्यांचे देवस्थानांशी/शेती 
महामंडळासोबत झालेले करारनामे (Lease Agreement), ७/१२ वरील धानाचा पीक पेरा 
असलेली नोंद या बाबी तपासणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर ]ोतकऱ्यांची धान खरेदी केंद्रांवर 
धान खरेदी करताना ]होतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे व live photo घेणे अनिवार्य आहे. 
त्यानुसार खरेदी केंद्रांवर कार्यवाही होईल याची दक्षता अभिकर्ता संस्थांनी घेणे आवश्‍यक आहे. 
खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या धान/भरडधान्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या 
ऑनलाईन नोंदी NeML पोर्टलवर करण्यात याव्यात. तसेच गावनिहाय रजिष्टर तयार करावे. 
त्यामध्ये १) SAHA नाव २) सर्व्ह/गट क्रमांक व क्षेत्रफळ, ३) केंद्रात विक्रीस आणलेले धान 
ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या माहितीचा समावेश असावा. त्यामुळे पुन्हा धान्य आणल्याबरोबर 
या नोंदवहीवरुन पूर्वी दिलेला ७/१२ चा उतारा काढून, आणलेले शेतकऱ्याचे धान्य त्याच्या 
स्वत:च्या उत्पादनातील आहे याची खात्री करुन घेता येईल. ट्रकने वा तत्सम वाहनातून आणलेले 
धान/भरडधान्य स्विकारण्यापूर्वी सदर धान/भरडधान्य संबंधित होतकऱ्याचेच असल्याची पूर्णपणे 
खात्री करुन घ्यावी. 


काही ठिकाणी धान्याखालील क्षेत्र व सरासरी उत्पादकता याचा विचार न करता फार मोठ्या 
प्रमाणावर (अप्रत्यक्षपणे व्यापाऱ्यांचे) धान्याची खरेदी केली जाते असे निदर्शनास आले आहे. 
यास्तव शेतकऱ्यांचे ७/१२ उताऱ्यानुसार पीकाखालील क्षेत्र, या वर्षीची पिक परिस्थिती (पैसेवारी) 
पीकाचे सरासरी उत्पादन या बाबी विचारात घेऊन, धान/भरडधान्य खरेदी करण्यात यावे. 


खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांच्या/दलालांच्या/मध्यस्थांच्या धानाची खरेदी होत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, किंवा कोणत्याही प्रकारे योजनेंतर्गत खरेदी धानाचा/भरडधान्याचा 
अपहार/गैरव्यवहार/अफरातफर याबाबतची प्रकरणे FSSA आल्यास अज्ञा खरेदी केंद्रांवर 
व संबंधित उप-अभिकर्ता संस्थांवर, अभिकर्ता संस्थांनी कठोर कारवाई करावी. 


गत हंगामात काही उपअभिकर्ता संस्थांनी खरेदी केलेळा धान साठा मिलधारकांना 
देण्यात आलेल्या डी.ओ.नुसार उपलब्ध करून दिलेला नाही. तसेच काही संस्थांकडे ऑनलाईन 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


७.९ 


७.१२ 


पोर्टल वरील लॉट एन्ट्री नुसार धान साठा आढळून आलेला नाही. त्यामुळे अशा संस्थांनी धान 
खरेदी मध्ये गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने धान खरेदी करणाऱ्या ज्या उपअभिकर्ता 
संस्थांकडून खरेदी केलेल्या धान साठा भरडाईसाठी नियमानुसार उपलब्ध न झाल्यास अथवा 
धान खरेदी मध्ये संस्थेने गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आल्यास अज्ञा उपअभिकर्ता 
संस्थांवर/संस्था चालकांवर (अध्यक्ष संचालक मंडळ, संस्थेचे कर्मचारी ई.) यांचे वर जिल्हा 
समन्वय समितीच्या मान्यतेने गुन्हे दाखल करण्यासह SAAR कारवाई करून जिल्हाधिकारी 
कार्यालयामार्फत आर.आर.सी.प्रक्रियेद्दाेरे शासकीय रकमेची भरपाई करून घेण्यात यावी. 


संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांनी दर हेक्‍टरी उत्पादकतेची जिल्हानिहाय मर्यादा जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करुन अभिकर्ता संस्थांना व NeML यांना उपलब्ध करुन द्यावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत या मर्यादेपेक्षा जास्त खरेदी होणार नाही याची खबरदारी अभिकर्ता 
सस्थांनी घ्यावी. सदरच्या मर्यादेपेक्षा जास्तीची खरेदी झाल्यास त्याची जबाबदारी अभिकर्ता 
संस्थांची असेल. 


तसेच केंद्र शासनाने पणन हंगाम २०१९-२० पासून राज्यातील शेतकऱ्यांची सीमांत, लघु, मध्यम, 
मोठे होतकरी अशी जमीनधारणेवर आधारित तसेच अनु. जाती, अनु. जमाती, इतर व अवर्गीकृत 
अशी वर्गवारी करुन माहिती देण्याची विनंती राज्य शासनास केली आहे. सबब अशी माहिती 
उपलब्ध करुन देण्याकरिता, खरेदी करताना, धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या होतकऱ्यांकडून 
त्यांच्या जमिनीचा नमुना ८ (अ) तसेच शेतकऱयांच्या जातीबाबतचे स्वयं घोषणापत्र (Self- 
Declaration) घेऊन, याची प्रत घेऊन अभिकर्ता संस्थांनी लघु, मध्यम, व मोठे तसेच जातनिहाय 
अशी शेतकऱ्यांची वर्गवारी करावी. अशी वर्गवारी परिशिष्ट क्र.१/ मधील नमुन्यात शासनास 
वेळोवेळी सादर करावी. 


केंद्र शासनाच्या दि.०२.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार धान/भरडधान्य 
खरेदीच्या रकमांची अदायगी तसेच अनुषांगिक खर्चाची अदायगी ?॥॥॥$ प्रणालीद्वारे करणे 
बंधनकारक आहे. या दृष्टीने अभिकर्ता संस्थांनी विशोष मोहिम राबवून सर्व संबंधित शेतकऱ्यांचे 
नोंदणीकरण करण्याची दक्षता घ्यावी. 


व्यापाऱ्यांकडून गतवर्षीचे धान/भरडधान्य पुन्हा खरेदी केंद्रावर विकले जाण्याची शक्‍यता 
विचारात घेऊन गतवर्षाचे जुने धान/भरडधान्य कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी केले जाणार नाही 
व केवळ शेतकऱ्यांकडून उत्पादित झालेले नवे (पणन हंगाम २०२३-२४ मधील) धान/भरडधान्यच 
खरेदी केले जाईल याची अभिकर्ता संस्थांनी विशोष खबरदारी घ्यावी. जुने किंवा बिगर 
शेतकऱ्यांकडून धान/भरडधान्य खरेदी झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांवर 
राहील. 


८) खरेदी केलेल्या भरडधान्याची (ज्वारी,बाजरी मका व रागी) साठवणूक :- 


८.१ 


अभिकर्ता संस्थांनी विनिर्देशानुसार खरेदी केलेले ज्वारी, बाजरी, मका व रागी हे भरडधान्य 
राज्य शासनाच्या प्रतिनिधीने, शक्‍यतो त्याच दिवशी केंद्राजवळच्या गोदामात पूर्ण वजन करुन 
व दर्जाची खात्री करुन जिल्हाधिकारी यांनी ठरविल्याप्रमाणे ताब्यात घ्यावे व त्याची नोंद गोदाम 
लेख्यामध्ये नियमितपणे घ्यावी. त्याकरिता आवश्‍यकता भासल्यास साठवणूकीसाठी केंद्र व 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


८.२ 


Gog 


८.४ 


८.६ 


राज्य वखार महामंडळाची/सहकारी संस्थांची, खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्यात यावीत. केंद्र 
शासनाने खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करीता तात्पुरत्या दरपत्रकान्वये (7/०॥5078। Cost 
Sheet) गोदाम भाड्याकरीता मंजूर केलेल्या दराने गोदाम भाडे अदा करण्यात येईल. 
अपवादात्मक परिस्थितीत सदर दरांपेक्षा अधिक खर्च होणार असल्यास, त्याबाबतचा प्रस्ताव 
अभिकर्ता संस्थानी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी योग्य समर्थनासह प्रशासकीय 
विभागामार्फत शासनास सादर करावा. 


साठा उघड्यावर साठविण्याची गरज उद्भवल्यास ते साठविण्यापूर्वी अशा अन्नधान्याच्या 
थप्प्याखाली व आजूबाजूस ड्रेनेज पुरवून त्यावरुन पूर्णपणे पुरेशा ताडपत्र्यांनी झाकून ठेवण्याची 
व्यवस्था करावी. तसेच गरजेनुसार नियमित ठेकेदाराकडून वेळीच धुरीकरण करुन धान्याचे 


किडीपासून संरक्षण करावे. कोणत्याही परिस्थितीत उघड्यावर साठविण्यात आलेला धान्याचा 
साठा पावसामुळे भिजणार नाही व धान्य थप्प्यांना खाळून किंवा बाजूने ओल लागणार नाही व 
पावसाळ्यात सुध्दा असा साठा उघड्यावर राहीला तरी धान्य खराब होणार नाही, याची दक्षता 
घेवूनच गोदामाबाहेर असलेल्या धान्याच्या सुरक्षिततेची प्रथम पासूनच व्यवस्था करावी. याबाबत 
शासन पत्र, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक : संकोर्ण- 
१२९८/१५/प्र.क्र.२५७९/ना.पु.२९, दिनांक ०३ ऑगस्ट, १९९८ (परिशिष्ट i) अन्वये विहित 
केलेल्या संहितेचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. धान/भरडधान्य खरेदी केल्यानंतर ते राज्य 
शासन/भारतीय अन्न महामंडळ यांच्या पथकास मोजता येईल (Physical Verification) अशा 
पद्धतीने रचण्यात यावे. 


जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी भरडधान्य ताब्यात घेताना ते एफ.ए.क्यू. दर्जाचे 
आहे, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी. तसेच, याबाबतचे प्रमाणपत्र भारतीय अन्न महामंडळाकडे 
पाठवावे. 


भरडधान्याचा खरेदी कालावधी संपल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत गोदामनिहाय 
साठविण्यात आलेल्या भरडधान्याचा (ज्वारी, बाजरी, मका, व रागी) तपशील शासनास सादर 
करण्यात यावा. यासोबत सदरचे भरडधान्य एफ.ए.क्‍्यू.दर्जाचे असल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची 
प्रत देखील सादर करण्यात यावी. 


भरडधान्याची साठवणूक, वितरण व विल्हेवाट इ. बाबत केंद्र शासनाने दि.०७.१२.२०२१ व 
दि.२८.०३.२०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल याची 
दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घेणे आवश्‍यक आहे. 


भरडधान्याची साठवणूक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामांमध्ये झाल्यानंतर सदर 
गोदामाचे भाडे खर्च, हमाली भाडे, वाहतूक खर्च राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत 
करावा. 


९) धानाची साठवणूक व भरडाई :- 


९.१ 


धानाच्या बाबतीत साठवणूकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थांची राहील. खरेदी केलेले 
धान, अभिकर्ता संस्थांच्या ताब्यातच राहील. त्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता 
संस्थांनी गोदामे भाड्याने घ्यावीत. धानाची साठवणूक, सुरक्षितता, वाहतूक, भरडाई, संबंधित 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


९.२ 


९.२ 


जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामात तांदूळ जमा करेपर्यंत सर्व जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांची असून ती कामे अभिकर्ता संस्थांनी करावयाची आहेत. धान जिल्हाधिकार्‍यांनी 
ताब्यात घ्यावयाचे नाही. अभिकर्ता संस्थांनी विहित पध्दतीने मिलर्सची नेमणूक करुन केंद्र 
शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार धानाची भरडाई करुन घ्यावयाची आहे व तयार झालेला 
सीएमआर/फोर्टीफाईड तांदुळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय गोदामात जमा करावयाचा आहे. 
याबाबत केंद्र शासन ठरवेल ते विनिर्देश भरडाई, साठवणूक आकार, वाहतूक खर्च व इतर अटी 
आणि शर्ती लागू राहतील. धान भरडाईबाबतच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 

केंद्र शासनाने भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणूकीसाठी दरमहा (२ महिन्यांसाठी) गोदाम भाडे 
दर मंजूर केलेला आहे. धान भरडाई कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ सुरु करण्याची जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांची राहील. कोणत्याही परिस्थितीत दोन महिन्यांच्यावर धान गोदामात राहणार 
नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 


भरडाईसाठी मिलर्सना धान तात्काळ उपलब्ध करुन देणे व धान भरडाई करुन केंद्र शासनाच्या 
अटी व शर्तीनुसार सीएमआर/फोर्टीफाईड तांदुळ विहित कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या 
गोदामात जमा करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. याबाबत कोणत्याही 
कारणामुळे विलंब लागल्यास त्या विलंबासाठी होणाऱ्या कारवाईची जबाबदारी अभिकर्ता 
संस्थाची राहील, याची नोंद घेऊन अभिकर्ता संस्थांनी धानाचे दर्जाबद्दल विशेष दक्षता घ्यावी. 
धान भरडाईअंती प्राप्त होणाऱ्या सीएमआर तांदूळासाठी कलर कोडींग (Colour coding) 
केलेल्या गोण्या वापरण्याबाबत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याविषयी 
परिशिष्ट ॥ नुसार करण्यात यावी. 


१० धान भरडधान्य खरेदीचा कालावधी :- 


हंगाम पीक खरेदी कालावधी 
उ धान दि.०९.११.२०२३ ते दि.३१.०१.२०२४ 
खरीप पणन हंगाम त्यात 
भरडधान्य दि.०१.१२.२०२३ ते ३१.०१.२०२४ 
रबी पणन हंगाम । केंद्र शासनाकडून प्राप्त सूचनांनुसार स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


१०.१ 


90.3 


लाभार्थ्याचे प्रदान BAH FH) ऑनलाईन करण्याबाबत he शासनाचे निदेश आहेत. ही बाब 
विचारात घेता अभिकर्ता संस्थांनी खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्यांची रक्‍कम ?"॥॥5 (Public 
Fund Monitoring System) मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अदा करावी. सदर रक्‍कम 
धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या दिवसापासून पुढील २ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा 
करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


कोणतीही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास त्याबाबत अभिकर्ता संस्थांनी संबंधित कार्यालयांशी 
समन्वय साधून, तात्काळ कार्यवाही करुन चुकारे अदा होतील याची दक्षता घ्यावी. 


शासनाच्या अभिकर्ता संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्याची किंमत 
शेतकऱ्यांना त्वरित प्रदान करावी. भरडधान्याच्या बाबतीत खरेदी अभिकर्त्यांना वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयाने, अभिकर्ता 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


१०.७ 


१०.५ 


१०.६ 


संस्थांकडून साप्ताहिक खरेदी विवरणपत्र व धान्य शासकीय गोदामात प्राप्त झाल्याचा पुरावा 
प्राप्त होताच, खरेदी केलेल्या भरडधान्याची पूर्ण किंमत प्रदान करावी. ही रक्‍कम विनाविलंब 
अदा करणे वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांच्या कार्यालयाला शक्‍य व्हावे म्हणून भरडधान्याची 
स्वीकृती पत्रे खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी ताबडतोब दर आठवड्याला वित्तीय सह़्लागार व उप 
सचिव यांच्या कार्यालयास सादर करावीत. 


केंद्र शासनाच्या CFPP (Central Foodgrains Procurement Portal) वर दैनंदिन भरण्याचे 
भारतीय अन्न महामंडळाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार अभिकर्ता संस्थांनी धान/भरडधान्य खरेदीची 
माहिती १ आणि D2 विवरणपत्रात भरून भारतीय अन्न महामंडळ व राज्य शासन तसेच NeML 
यांना सादर करावी. NeML यांनी सदर माहिती एकत्रित करून CEPP वर अद्ययावत करावी. 
तसेच त्याची एक प्रत भारतीय अन्न महामंडळ व राज्य शासन यांना दैनंदिन स्वरूपात सादर 
करावी. CEPP वर माहीती अद्ययावत करण्यासाठीची SOP परिशिष्ट "Kill" प्रमाणे राहील. 


अभिकर्ता संस्थांनी आधारभूत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या धानाचे साप्ताहिक विवरणपत्र 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या प्रतीस्वाक्षरीसह प्राप्त 
होताच, त्याआधारे वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांनी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांना सामान्य 
दर्जाच्या धानासाठी प्रती क्‍विंटल रू.२१८३/- व अ दर्जाच्या धानासाठी प्रती क्विंटल रु.२२०३/- 
प्रमाणे रक्कम अदा करावी. तसेच ज्वारी (मालदांडी) साठी प्रती क्‍विंटल रू.३२२५/-, ज्वारी 
(संकरित) साठी प्रती क्विंटल रू.३१८०/-, बाजरी साठी प्रती क्‍विंटल रू.२५००/-, मक्‍यासाठी 
प्रती क्‍विंटल रू.२०९०/-, रागीसाठी प्रती क्विटल रू.३८४६/- याप्रमाणे अदा करण्यात यावी. 
अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम भात भरडाई करुन तांदूळ शासकीय गोदामात जमा केल्यानंतर केंद्र 
शासनाचे मंजूरीनुसार आदेश काढल्यानंतर अदा करावी. 


अभिकर्ता संस्थांनी या योजनेंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान/भरडधान्यासाठी संबंधित 
शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन ७/१२ उतारा व नमुना ८ (अ) यांची पडताळणी करावी. आवश्‍यकता 
भासल्यास डिजीटली स्वाक्षरीत ७/१२ व नमूना ८ अ च्या आधारे खरेदी कराता येईल. प्रस्तुत 
दाखले व इतर मूळ अभिलेखे त्यांच्या कार्यालयात ठेवावे. धान/भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या 
संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके सादर करुन रकमा अदा केल्या जाणार नाहीत, 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी अभिकर्ता संस्थेची राहील. अभिकर्ता संस्थेने या योजनेंतर्गत 
खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान/भरडधान्यासाठी वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयात 
प्रतिपूर्तीचे दावे सादर करतांना साप्ताहिक खरेदी विवरणपत्र, फॉर्म 'बी' व 'सी' सोबत 
खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र सादर करावे:- 


“प्रमाणित करण्यात येते की, दाव्यात दर्शविलेल्या रकमांचे यापूर्वी प्रदान करण्यात 
आलेले नाही. सदर दाव्यातील परिगणना खरेदी केंद्रे / संबंधित कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या 
मूळ अभिलेख्यासोबत ७/१२, ८अ, पीकपेरा पडताळणी करुन कृषी विभागाने या क्षेत्राकरिता 
निश्चित betes सरासरी उत्पन्नाच्या मर्यादेत धान खरेदी केल्याचे सुनिश्चित करुन चुकारे केंद्र 
शासनाच्या सूचनेनुसार PFMS द्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले आहे. 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


१०.७ 


१०.८ 


१०.९ 


११) 
११.१ 


११.२ 


सदर रकमांचे दावे सादर रकमांचे प्रदाने जादाचे/चुकीचे असल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील व त्यानुसार वसुलप्राप्त रकमा तात्काळ वित्तीय सल्लागार 
व उपसचिव कार्यालयात परत करण्यात येतील किंवा पुढील दाव्यातून वसुल करण्यात 
याव्यात.” 


केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांनुसार, अभिकर्ता संस्थांनी महिनानिहाय साठा 
विवरणपत्र, बारदाना लेखे, गोदामभाडे करार, वाहतूक भाडेदरपत्रक इ. आवश्‍यक दस्तऐवज 
अभिलेखित करावेत. 

अभिकर्ता संस्थांनी आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य व धानाच्या खरेदीबाबतचे 
स्वतंत्र लेखे ठेवणे व अनुषंगिक माहिती सादर करण्याबाबतच्या सविस्तर सूचना वित्तीय सल्लागार 
व उपसचिव यांच्या कार्यालयाकडून तात्काळ देण्यात याव्यात. 


अभिकर्ता संस्थांनी धान/भरडधान्य खरेदी व अनुषंगीक खर्चाचे स्वतंत्र लेखे केंद्र शासनाच्या 
सूचनांप्रमाणे ठेवणे बंधनकारक असून याबाबतचे लेखा परिक्षित (Audited) विवरणपत्रे, 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे व त्यासंदर्भातील आवश्‍यक अभिलेखांसह पणन हंगाम संपल्यानंतर १२ 
महिन्यांच्या आत वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


कंट्रोल रुम:- 


आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धान/भरडधान्याचा 
(ज्वारी,बाजरी,मका व रागी) नियमित अहवाल केंद्र शासन/भारतीय अन्न महामंडळास 
पाठविण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


सदर योजना राबविताना केंद्रीकृत नियंत्रण रहावे याकरिता, जिल्हा स्तरावर व 
शासनस्तरावर नियंत्रण कक्षाची (Control Room) स्थापना करण्यात यावी. जिल्हास्तरावरील 
नियंत्रण कक्षाचे व्यवस्थापन अभिकर्ता संस्थांनी करावे. त्याकरिताचा तांत्रिक मनुष्यबळ, दूरध्वनी 
सुविधा आदिंबाबतचा खर्च केंद्र शासनाकडून सदर योजनेकरिता प्राप्त होणाऱ्या प्रशासकीय 
खर्चातून करण्यात यावा. त्याकरिता कोणताही अतिरिक्त खर्च राज्य शासनामार्फत अदा 
करण्यात येणार नाही. सदर नियंत्रण कक्षाची कार्ये खाळीलप्रमाणे असतील:- 


8) धान खरेदीबाबत प्राप्त तक्रारींबाबत कार्यवाही. 


0) धान खरेदी प्रक्रीयेमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत Helpline म्हणून कार्य. 


०७) धान खरेदीकरिताच्या ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती upload करणे. 


अभिकर्ता संस्थांनी दररोजचा जिल्हानिहाय खरेदी अहवाल सायंकाळी ५.३० पर्यंत 
शासनस्तरावरील कंट्रोल रुमला व वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास पाठवावा. 
संबंधित जिल्हाधिकारी व खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी दर शनिवारी सायंकाळपर्यंत खरेदी 
करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य खरेदीचा साप्ताहिक अहवाल परिशिष्ट "i" मधील 
नमुन्यात वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे पाठवून त्याची एक प्रत सह 
सचिव (किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना) यांना द्यावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


१२) 


धान व भरडधान्य खरेदीकरीता येणारा खर्च हा वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या वैयक्‍तीक 


ठेव लेख्यातून मागणी क्र.एम-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील 
भांडवली खर्च, ०१-अन्न, १०१-प्रापणव पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२)(१२) मुंबई 
शहर किमान आधारभूत किंमत योजनेखाली भरडधान्य/धान खरेदी (अनिवार्य) (४४०८ ०३८२) २१- 
पुरवठा व सामग्री या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून करण्यात यावा. 


१३) 


धान व भरडधान्य खरेदी करीता येणारा अनुषंगिक खर्च हा मागणी क्र.एम-४, मुख्यळेखाशिर्ष 


४४०८- अन्न साठवण व वखार साठवणूक यांवरील भांडवली खर्च, ०१-अन्न, १०१- प्रापण व पुरवठा, 
(०२) प्रापण व वितरण व किंमत नियंत्रण (०२)(१३) मुंबई हहर किमान आधारभूत किंमत योजनेखालील 
भरडधान्य/धान वरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य) (४४०८०३९१) ५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध अनुदानातून करण्यात यावा. 


१४) 


केंद्रशासनाकडून प्रोव्हिजनळ कॉस्ट शीट मधील मंजूर दराप्रमाणे प्राप्त होणारी खरेदी व 


अनुषंगिक खर्चाच्या प्रतीपूर्तीची रक्‍कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाने मागणी क्र.एम-४, 
मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यांवरील भांडवली खर्च, ०१-अन्न, ९००, 
भांडवली लेख्यावरील जमा व वसुली, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३) (०१) मुंबई हहर 
किमान आधारभूत योजनेखाळीळ भरडधान्याची/धान भांडवली ळेख्यावरील जमा व वसुली 
(अनिवार्य) (४४०८०४०६) Wo, वजा वसुली या ळेखाशिर्षाअंतर्गत जमा करावी. तसेच, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी सीएमआर विक्रीतून येणारी रक्‍कम ही उपरोक्त नमूद 
जमेच्या (४४०८०४०६) ७० या लेखाशिर्षात ग्रास प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३४/व्यय-१०, दि.२०.१०.२०२३ 


अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेब साईटवर वर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०९१२१२३४३००६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S U M A N T Digitally signed by SUMANT NAMDEORAO BHANGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 

N A M D E O R AO 2.5.4.20=17b7£71196a30fSdadd3859d04bf654ed8b2dd1 177972936 
deSédcefe4daa38e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1FB1B48850CC3ESA74179F 14C 1 0EC607D89BEA3022 

B H A N G E F75E225829CC7525E64558, cn=SUMANT NAMDEORAO BHANGE 
Date: 2023.11.09 12:12:14 +05'30' 

सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - परिशिष्ट |, ॥, Ill, IV, V, VI, VIL, VII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV. 


प्रति, 


१ 
२ 
3 
8 


. व्यवस्थापकीय CAI AERIS राज्य सहकारी पणन महासंघ, कनमुर हाऊस, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
. जिल्हाधिकारी, सर्व. 
. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९ 


५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 

६. सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 

७. जनरल मॅनेजर (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ, बोरीवली (पूर्वी, मुंबई. 
८. उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

२. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

३. अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८ 

8 


. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 
. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथाळय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. (१० प्रती) 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट “|” 
हमी भाव योजनेखाली एफ.ए.क्यू. दर्जाच्या धान, ज्वारी, बाजरी, मका व रागी खरेदीबाबतचा 
साप्ताहिक अहवाल 
वी. ४बिल्हयांचे नव 55555 
ग. , गोंगीले औआणिवोर ee eee नान (आकडे क्विंटलमध्ये) 
दिनांक रा अखेर ज्वारी, बाजरी, मका, भात. 
MSA एकण खरेदी एफ, U. QI, --------------------------- 
3) मागील शनिवारी दिनांक ---------------------- अखेर झालेली एकूण खरेदी. 
बरो. . अडचणी अंसल्यांसे :---:51 5 55-55 


३३कियिययकमदषिकसावकववमावरिकसवसहिस्िपिवप वसव कअसििव् 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट “॥” 
(कलर कोडिंग - पणन हंगाम २०२३-२४ खरीपसाठी) 


eee Ny 


Revised 
No-15(1)/2012-Py-11l(367559) 
Government of India 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
Department of Food and Public Distribution 


Krishi Bhawan, New Delhi 
Dated : 09-03-2023 


To 
The Principal Secretary/Secretary, Food & Civil Supplies Department 


UP, Uttarakhand, Rajasthan, Delhi, J&K, Bihar, Jharkhand, W.Bengal, Assam MP, 
Maharashtra, Chhattisgarh, Gujarat, AP, Telangana, Tamilnadu, Karnataka, Kerala, 
Arunachal Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, A&N island, Lakshadweep, Puducherry, 
Chandigarh, Ladakh, Dadar & Nagar Haveli & DAMAN & Diu. 


Subject: Colour Coding of Gunny Bags to facilitate identification of crop year of stock for 
KMS 2023-24. 


Sir/Madam, 


I am directed to say that it has been decided with the approval of Competent 
Authority to adopt BLUE Colour Coding for gunny bags for KMS 2023-24. The colour coding 
will be in the manner as indicated below: 


a. Stencil or Branding as per indenters’ requirements shall be in “BLUE” colour. 


b. Marking or stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the 
FCI/State Agencies in "BLUE" colour. 


c. For identification marking of marketing season, there will be color coded strip/s on every 
jute bag. Width of each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length 
of the Bag and shall be in “BLUE” color. 


For bags to be supplied through Jute Commissioner of India. 


व.) Single strip is to be printed for bags to be supplied through Jute commissioner of India. 
This single strip shall be printed at a distance of about 150 mm away from any selvedge of 
the bag. 

& 


>>” | 


"3 
— छे 


व.) For supply of jute bags to Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and 
Karnataka through Jute Commissioner’ of India, an additional Black colour strip will be 
printed on each bag at a distance of about 150 mm away from other selvedge of the bag. 


For bags not purchased through Jute Commissioner of India. 


e. For jute bags not purchased through Jute Commissioner of India, two strips shall be 
printed on each bag. Each of two strips shall be printed at a distance of about 150 mm away 
from the respective selvedges of each bag. 


Encl: as above. 


Yours faithfully, 


Ds 


(Inderdeep Kandwal) 
Under Secretary (Policy-III) 


Copy to:- 


1. Chairman, FCI, New Delhi. 
2. ED (Proc) FCI, New Delhi. 

3. Jute Commissioner, Kolkata. 
4. Chairman, IJMA, Kolkata 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "॥" 
क्रःसंकीर्ण- १२९८/२८१५/प्र.क्र.२५७९/ना.पु.२९, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ ऑगस्ट, १९९८. 


प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 
सर्व अपर जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचाळक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 


विषय : खुल्या जागेत शास्त्रोक्त पध्दतीने अन्नधान्याची साठवणूक करण्याबाबत संहिता. 


राज्यात वेळोवेळी आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत तसेच लेव्ही आदेशातंर्गत अन्नधान्याचे 
प्रापण करण्यात येते. अशाप्रकारे खरेदी करण्यात येणारे अन्नधान्य शासकीय किंवा भाडयाने घेतलेल्या 
गोदामात सुरक्षित साठविण्यात येते. त्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेविषयी द्यावयाच्या खबरदारीची संहिता 
यापूर्वीच विहित करण्यात आली आहे. 


२. काहीविशिष्ट परिस्थितीत झासनाच्या ताब्यात असलेले अन्नधान्य गोदामात साठविणे शाक्य झाले 
नाही (गोदामात जागा नसल्यामुळे) व त्यामुळे असे अन्नधान्य खुल्या जागेत (cover and plinth) साठवावे 
लागल्यास, त्यावेळी संभाव्य नुकसान टाळून अन्नधान्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणूक करण्याबाबतची 
उपरोक्‍त उपयोजन संहिता केंद्र शासनाने निश्चित केलेली आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


१. खुल्या आवारात (Cover and plinth) साठवणूकीसाठी निवडलेल्या जागा ह्या उंच जोत्याच्या, 
(High Plinth Area) विशेषत: पक्क्या बांधकामाच्या असाव्यात. पुरेसा निचरा होणाऱ्या असाव्यात. 
जोत्याच्या बांधकामामध्ये तडे WS नसावेत किंवा भेगा नसाव्यात. अशा आवारांच्या सभोवती 
अनावऱ्यक रानटी वनस्पती नसाव्यात आणि SAT जागा सुलभ रस्त्यांनी जोडलेल्या व पुरेशा 
सुरक्षित असाव्यात. 


२. खुल्या आवारातील (cover and Plinth) साठवणूक करताना योग्य ड्रेनेजच्या (लाकडी ठोकळे, 
दगडी लाद्या, इत्यादी) वापर करावा. 


३. अन्नधान्याचे निरिक्षण करण्यासाठी तसेच कीटकांच्या नियंत्रणाचे उपाय योजण्यासाठी जोत्याच्या 
भोवती पुरेशा मार्गिका व जागा असाव्यात. 


४. MAT हया प्रमाणशीर आकाराच्या, उंचीच्या आणि घुमटाकार असाव्यात. त्यामुळे आवरणाचा 
फुगा होणे (Ballooning of Cover) तसेच ALATA वर पाणी साठणे टाळता येईल. 


३. 


qo. 


११ 


. उंदिराच्या बंदोबस्ताची काळजी वेळच्यावेळी घेण्यात यावी. उंदीर नियंत्रणासाठी अल्युमिनियम 


फॉस्फाईडच्या गोळयांच्या (०.६ ग्रॅमच्या दोन गोळया प्रत्येक जिवंत बिळासाठी) वापर करावा. 
झिंक फॉस्फाईडचा सुध्दा अमिषाच्या माध्यमातून वापर करता येईल. 


. पक्ष्यांपासून अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेण्यात यावी. 


. पुरेशा प्रकाशाच्या दिवशी योग्य वायुविजन असणे अन्नधान्यातील आर्द्रता कमी करण्यासाठी 


उपयुक्त ठरते. 


- पावसापासून अन्नधान्याचे रक्षण करण्यासाठी खुल्या आवारातील (Covers and_ Plinth) 


साठवणीच्या थप्प्या पॉलिथिनच्या आवरणाने आणि नॉयलॉनच्या जाळयांनी आच्छादित कराव्यात 
व आच्छादने नायलॉनच्या दोराने बांधावीत. 


. खुल्या आवारात (Covers and Plinth) साठविलेल्या अन्नधान्यास ५० टक्के मॅलाथिऑन फवारुन 


२.५ टक्के SCCM पावडरच्या सहाय्याने तसेच अल्युमिनियम फॉस्फाईडच्या गोळ्यांच्या 
सहाय्याने धुरीकरण करुन अन्नधान्याच्या साठवणूकीतील किडीपासून संरक्षण करावे. 


वाऱ्याच्या वेगामूळे किंवा इतर कारणाने आवरणाची हानी झाल्यास तात्काळ उपयोगासाठी 
काळया पॉलिथिन आवरणाचा व नायलॉनच्या दोराचा पुरेसा साठा ठेवण्यात यावा. 


.खुल्या आवारात (Cover and Plinth) साठविलेल्या धान्याचे प्राथम्याने नियतन द्यावे/वितरण 


करावे. 


भविष्यात अशाप्रकारे अन्नधान्याची खुल्या जागी (Open place) साठवणूक करावी लागल्यास त्या 


अन्नधान्याचे नुकसानीपासून रक्षण करण्यासाठी उपरोक्‍त परिच्छेद -२ मध्ये विहित केलेल्या उपयोजन 
संहितेचे पालन करण्यात यावे. 


8. 


याबाबत आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संबंधितांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात व त्याचे 


पालन होत असल्याची खात्री करण्यात यावी. 


सही/- 
(व्या. द. शिदे 
उप सचिव, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


प्रत अग्रेषित - 


१) महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबई. 
२) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
3) सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट "Iv" 
नोंदणीकृत शेतकरी 

वर्गवारी अनुसूचित जाती | अनुसूचित |। अनुसूचित अवर्गीकृत 

जमाती जाती/जमाती 

व्यतिरिक्त असणारे 
सीमांत शोतकरी 
लघु भू धारक शेतकरी 
मध्यम भू धारक 
शेतकरी 
मोठे होतकरी 
अवर्गीकृत शोतकरी 
सीमांत शेतकरी :- नमुना ८ (अ) नुसार १ हे. पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणारे 


लघु भू धारक शेतकरी :- नमुना ८ (अ) नुसार हे. ते २ हे. पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणारे 


मध्यम भू धारक शेतकरी :- नमुना ८ (अ) नुसार २ हे. ते ४ हे. पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणारे 


मोठे शहोतकरी :- नमुना ८ (अ) नुसार ४ हे. पेक्षा जास्त ]ोतीचे क्षेत्र असणारे 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट "४/" MOST URGENT 
BY EMAIL 
No.8-1/2022-S&l 
Government of India 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
Department of Food & Public Distribution 


#22222 


Krishi Bhawan, New Delhi 
Dated: 05.09.2023 


To, 
The Secretary, 
Food & Civil Supplies Department, 
GOVESICRE क 12 
(All State Governments/UT Administrations) 


Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 
(KMS) 2023-24 for central pool procurement-reg. 


Sir, 

This is in reference to the subject cited above and to say that it has been decided that the 
Uniform Specifications for paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool 
during Kharif Marketing Season 2023-24 shall remain the same as conveyed for the Kharif 
Marketing Season 2020-21 vide this Ministry's letter No.8-4/2020-S&I dated 28.09.2020 and 
vide corrigendum dated 26.10.2022 will continue to be applicable unless otherwise 
communicated by Government of India, A copy of Uniform specifications of paddy, rice and 


coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020- 
21 along with the corrigendum dated 26.10.2022 is enclosed for ready reference. 


2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the 
farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is 
avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2023-24 may be ensured 
by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the 
uniform specifications. 


3. Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other 
Welfare Schemes are also enclosed. 


4. Receipt of this communication may please be acknowledged. 


This issues with the approval of the Competent Authority. 


Encl: As above 


Deputy Commissioner (S&R) 
Tel: 23384784 


Copy to: - 


1. 


The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi. 


2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FC] HQ, New Delhi. 


NOU Ew 


8. 
9. 
10. 
11. 
12. 


. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCL HQ, New Delhi. 


All Executive Director (Zones), FCI. 
Managing Director, CWC, New Delhi. 
The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi. 


- Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS& FAIS (P&FCIV/IS (Impex, SRA & EOP) / JS 


(Stg.)/JS (BP&PD). 
Director (P)/Director ( FCI)/Director (PD)/Director ( Finance)/DC (S&R). 

All QCC/IGMRI offices. 

US (Py. I, II, Ill, IV)/US (FC A/c), 

AD (S&IV/AD (QCY/AD (Lab). 

i (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry’s 
website. 


No.8-4/2020-S&I 
Government of India 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Department of Food & Public Distribution 
सर वत oe ok ok 


Krishi Bhawan, New Delhi 
Dated: 28 .09.2020 
To, 
The Secretary, 
Food & Civil Supplies Department, 
Government 0......................... 
(All State Governments/UT Administrations) 


Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 
2020-21 for central pool procurement-reg. 


Sir, 
I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse 
grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21, 


It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the 
farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is 
avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured 
by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the 
uniform specifications. 


Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other 
Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also 
enclosed. 


Encl: As above. Yours ऱ्या 


(Vishwajeet Haldar) 
Deputy Commissioner (S&R) 
Tele # 23384784 
Copy to: - 
1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi. 
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi. 
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi. 
4. All Executive Director (Zones), FCI. 
5. Managing Director, CWC, New Delhi. 
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi. 
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCIVJIS (Impex, SRA & EOP) / 


JS (Stg./JS (BP&PD). 


8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R). 

9. All QCC/IGMRI offices. 

10. US (Py. I, I, पा, IVWUS (FC A/c). 

11. AD (S&D/AD (QC)/AD (Lab). 

12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry’s 
website. 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "vi" 
(खरीप हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या भाताचे (धानाचे) विनिर्देशा) 


ANNEXURE “VI” 


UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 


Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good 
food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious 
smell, Argemone mexicana, Lathyrus Sativus (Khesari) admixture of deleterious 
substances. 


Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups. 
SCHEDULE OF SPECIFICATION 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (%) 
1 Foreign matter 
a) Inorganic 1.0 
b) Organic 1.0 
2 Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains 5.07 
3 Immature, Shrunken and shrivelled grains 3.0 
| 4 | Admixture of lower class 16.0 
5 Moisture content 17.0 


* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4% 
N.B. 


1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed 
as per BIS 'Method of analysis for food grains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996, IS: 4333 (Part- 
II): 2002, and "Terminology for food grains" IS: Nos. 2813 - 1995, as amended from time 
to time. 


on The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of 
Cereals and Pulses IS: 14818 - 2000 as amended from time to time. 


a Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall 
not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% 
and 0.2% respectively. 


To KK 2 ok 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट " vil" 


(हंगाम 2023-2028 मध्ये खरेदी करावयाच्या सीएमआरचे/तांदूळाचे विनिर्देश) 
ANNEXURE-"VII" 
UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of 
good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, 
obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, Argemone maxicana 
and Lathyrus sativus (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to 


the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under food 
Safety & Standards Act, 2006/ Rules prescribed here under: 


SCHEDULE OF SPECIFICATION 


Maximum limit (%) 
Sr.No. Refractions तत | विश 
Raw 25.00 25.00 
1 Broken Parboiled/single parboiled 16.0 16.00 
rice 
Z Foreign matter ** pil Eaouedsinels 0.5 0.5 
parboiled rice 
Raw 3.0 3.0 
Damaged#/Slightly : ; ; 
3 Damaged Grains Se ees parboiled 4.0 4.0 
Raw 3.0 3.0 
pa Discoloured Grains | Parboiled/single parboiled 5.0 5.0 
rice न ; 
5 Chalky Grains Raw 5.0 5.0 
6 | Red Grains वत, 0600 3.0 3.0 
parboiled rice 
Admixture of lower | Raw/ Parboiled/single 
7 र 2 60 | .() शता 
class parboiled rice 
ee | शीव हा विक |e Reale single 13.0 13.0 
parboiled rice 
| <9 | Moisture content @ Rave EOE Siete 14.0 14.0 
parboiled rice 


i Not more than 1% by weight shall be broken. 


a Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by 
weight shall be impurities of animal origin. 
# including pin point damage grains. 


@ Rice (both raw and parboiled) can be procured with moisture content up to a 
maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 
14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value. 


TR KK KK 


NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON 
VARIETIES OF RICE 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as 
given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Food grains" No. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for food grains’’ IS: 
2813-1995 as amended from time to time. De-husked grains are rice kernels whole or 
broken which have more than % th of the surface area of the kernel covered with the bran 
and determined as follows:- 


ANALYSIS PROCEDURE: - Take 5 grams of rice (sound head rice and broken) in a 
petri dish (80 X 70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% 
by weight in distilled water) and allow standing for about one minute. Decant the 
Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid 
(5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 
ml. of Methanol Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained 
grains and allow standing for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh 
water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the de-husked grains. 
Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three broken are 
counted as one whole grain. 


CALCULATIONS: 
Percentage of De-husked grains = N X 100 
Ww 
Where N = Number of de-husked grains in 5 grams of sample 


W = Total grains in 5 grams of sample. 


2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
"Method of sampling of Cereals and Pulses" No.IS: 14818-2000 as amended from time to 
time. 


Se Broken less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign 
matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of 
rice should be taken into account. 


4, Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks 
should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud 
sticking on surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter. 


a: In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that 
correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is 
applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the 
colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the 
grains. 


STANDARDS OF RISE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/UT 
ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER 
WELFARE SCHEMES. 


Guidelines for issue/ disposal of wheat and rise have been issued vide Departments 
letter no. 8-2/98-DR III dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards of rise for 
issue to states / UTs for distribution under TPDS and OWSs along with undated 
illustrations for KMS 2018-19 is as under: 


1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should confirm the 
standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under. 


2. Rise stocks falling within A, B and C categories (categorization is best on damaged 
and discoloured grains) confirming to food safety norms and free from insect infestation 
are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the 
refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and de-husked grains are 
up to 20% in excess of the uniform specifications. 


3. Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rise 
based on uniform specifications for KMS 2018-19 is as under: 


Maximum limit : 
ळर Maximum 
(%) as per issibl 
डो वडाळी permissible 
Sr.No. Refractions : री limit (%) for 
specifications for 
Grade A & 
GradeA & Cc 
C ommon 
ommon 
Damaged#/Slightly | Raw 3 5 
1 Damaged Parboiled/single 
Grains/Pin-point parboiled rice 4 5 
Damaged grains 
Raw 3 q 
2 Discoloured Grains | Parboiled/single 
; : 5 1 
parboiled rice 
उठवला Raw 25 30 
3 Parboiled/single 
: : 16 19 
parboiled rice 
| 4 Chalky Grains Raw 5 | 6_____| 
Raw/ 
5 Red Grains Parboiled/single 3 4 
parboiled rice 
Raw/ 
"क. Dehusked Grains Parboiled/single 13 16 
parboiled rice 
Raw/ 
7 Foreign matter ** Parboiled/single 0.5 1.0 
parboiled rice 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट " VII" 


(खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या ज्वारीचे विनिर्देश) 


ANNEXURE ‘“VIII” 


UNIFORM SPECIFICATION FOR JOWAR 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 


The Jowar shall be dried and matured grains of Sorgham Vulgare. It shall have 
uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to 
prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules prescribed thereunder. 


Jowar shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana 
and Lathyurus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils, obnoxious 
smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent 
indicated in the scheduled below:- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (%) 

1 Foreign matter* 1.0 

2 Other food grains 3.0 

3 Damaged grains 1.5 

a oe Slightly damaged & discoloured grains 1.0 

5 Shrivelled & Immature grains 4.0 

| 6 | Weevilled grains 1.0 

7 Moisture content 14.0 
+ Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by 
weight shall be impurities of animal origin. 
N.B. 
1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as 


given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains' Nos. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and Terminology for food grains’’ IS: 2813- 
1995 as amended from time to time. 


2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau Indian Standard 
‘Method of Sampling of Cereals and Pulses' NO.IS: 14818-2000 as amended from time to 
time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for 'Foreign Matter’ the poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia spices) not to exceed 0.025% and 
0.2% respectively. 


4. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains. During physical analysis 
the glumes will be removed and treated as organic foreign matter. 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "Ix" 


(पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या मक्‍याचे विनिर्देश) 


ANNEXURE - "TX" 


UNIFORM SPECIFICATIONS FOR MAIZE. 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 


The Maize shall be the dried and matured grain of Zea mays. It shall have uniform 
shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to 
prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules prescribed thereunder. 


Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana 
and Lathyrus Sativus (khesari) in any form, colouring matter, moulds, weevils, obnoxious 
smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent 
indicated in the schedule below :- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (%) 

1 Foreign matter* 1.0 

2 Other food grains 2.0 

3 Damaged grains 1.3 

| 4 | Slightly damaged, discoloured and touched grains 4.5 

5 Shrivelled & Immature grains 3.0 

| 6 | Weevilled grains 1.0 

7 Moisture content 14.0 
र Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% 
by weight shall be impurities of animal origin. 
N.B. 
1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as 


given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains’ Nos. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-I) 2002 and ‘‘Terminology for food grains’’ [S:2813- 
1995 as amended from time to time. 


2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
'Method of Sampling of cereal and pulses' NO.IS:14818-2000 as amended from time to 
time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and 
0.2% respectively. 


4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not 
be treated as Shrivelled and Immature grains. 


Tho 2K 2K KK 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "x" 
(पणन हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या बाजरीचे विनिर्देश) 


ANNEXURE "X” 


UNIFORM SPECIFICATIONS FOR BAJRA. 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 


The Bajra shall be the dried and matured grains of Pennisetum typhoides. It shall have 
uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to 
prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules prescribed thereunder. 


Bajra shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana and 
Lathyrus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils, obnoxious smell, 
admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in 
the schedule below:- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (%) 
1 Foreign matter* 1.0 
2 Other food grains 3.0 
3 Damaged grains 1.5 
| 4 | Slightly damaged & Discoloured grains** 4.5 
5 Shrivelled and Immature grains 4.0 
| 6 | Weevilled grains 1.0 
7 Moisture content 14.0 
र Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by 


weight shall be impurities of animal origin. 


द Bajra grains which are dull in appearance having changed the colour due to 
deteriorative changes are to be considered as decoloured grain and Bajra grains having natural 
lustre and sound in condition, even of different colour due to genetic/varietal characteristic 
may be treated as sound Kernels. 


N.B. 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as 
given in Bureau of Indian Standard ‘Method of Analysis for Food grains' Nos. IS: 4333(Part-I) 
1996 and IS: 4333(Part-I) 2002 and Terminology for food grains" IS: 2813-1995 as 
amended from time to time. 


23 The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
‘Method of Sampling of Cereals and Pulses’ NO.IS:14818-2000 as amended from time to time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and 0.2% 
respectively. 

4. Kernels with glumes will not be treated as unsound grain. During physical analysis the 
glumes will be removed and treated as organic foreign matter. 

5. Within overall limit of 1.5% for damaged grains the Ergoty kernels shall not exceed 
0.05%. 


2k 2 ok ok ok 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट "९" 
(पणन हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या रागी/नाचणीचे विनिर्देश) 
ANNEXURE "XI” 


UNIFORM SPECIFICATION FOR RAGI 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-2024) 


The Ragi shall be dried and matured grains of Eleusine coracana. It shall have 


uniform size and shape. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to 
prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder. 


Ragi shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, weevils, 


obnoxious smell, Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, 
colouring mat admixture of deleterious substances and all other impurities except to the 
extent indicated in schedule below: 


SCHEDULE OF SPECIFICATION 


Sr. No. Refractions Maximum Limits (% ) 
1]. Foreign matter 1.0 
2: Other food grains 1.0 
3, Damaged grains 1.0 
4, Slightly damaged grains 2.0 
5. Moisture content 12.0 


Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by 


weight shall be impurities of animal origin. 


N. B. 


1. 


The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as 
given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for food grains Nos. IS: 
4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for food grains' 
IS: 2813-1995 as amended from time to time. 


. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 


"Method of sampling of cereals and pulses' No.IS: 14818-2000 as amended from 
time to time. 


. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not 


exceed 0.5% of which Dhatura and Akara seeds (Vicia species) not to exceed 
0.025% and 0.2% respectively. 


. Kernels with husk will not be treated as unsound grains. During physical analysis 


the husk will be removed and treated as organic foreign matter. 


येव येर 2K 2K 2K 


शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "९" 


त. डा 
Othey Civeulax No 2 ( eS 
Oo 


No. 15- 14/2018-Py 11 
Government of Inca 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
Department of Food & Public Distribution 
Krishi Bhavan, New Delhi 


> ; न Dated Nov, 2018 
Q e 


1, The Principal Secretary/ Secret १७५१५ De ९. Doi 
All States/UTs / Secretary (Food), ; an 
2 The CMD, FCI-HQ, New Dethi 


Subject. Usage Charges for packaging of procured paddy for KMS 2018-19 
' Onwards as per existing guidelines. 


Sir/Madam र 


180] directed to refer to this department letter no. 15-8/2004,Py.111(Pr ) 
dated 16 05.20) 


7 wherein guidelines to provide usage charges for packaging of 
Procured paddy were communicated 


2 Considerin 


State Govt, if it is lower than Rs 7.32/ bag subject to the following conditions. 
a)The concerned Agency/ State Government shall maintain a Proper account of 
the number of used jute bags procured and used for packaging of -paddy 
procured in a Procurement Season in the format enclosed as Annexure-J. The 
account of bags shall have to be maintained at the level of the miller/SPA, if . 
the procurement of old bags is done by them, and after. compilation of said 
information, the State shall have to provide the following declaration along 
with the consolidated account of bags while submitting the claim for usage 


charges. - 


anh certified that account of gunny bags furnished in the format as 
tiie Hs cs Annexure! of letter no... dated .... For KMS/ ..., is 
paler on actual details of Gunny bags maintained by the 
State/ SPA’s/ millers” 


Signature.(SPA/ Secretary (Food), State) 
Full Name: >> 


4 


o/c ह 3 र 


meri e charges Shali nor 
a UT for the reimbursement of usag f : 
of the State/UT for the rein furnish the aforesaid 


E oe } 8271: &- 


न tate/UT fal to 
co Jered tne State/vei १5115 र्‍ १ नी 

->» ८351८227८८: é ine pe) cenit re oe 

undert king cernficate and account of bags in prescribed 100 9 

802: -454-1 १001-13: 3 

Arnexure-l. 


ree ae ags, Ke work 

| Sigtes/ SPAS must keep the record of procurement of usec set used fp 
pele for tne supply of used pags and payment vouchers. In cast ae “gs 

se eracured by millers, the records in support of procuremem “ah oe 
ba egy निकर क ‘and the records of procurement 90 maintained by 
memtained Oy the muers < : 7 k uae 
millers /SPAs/State shall be available for the inspection by righer authorities of 
State; Centrai Govt and 81201 


2) The cost associated with proposed usage charges 1.2 Rs 7.32/ bag a be 
considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag Of SO Kg 
caracity In case, State Govt (15 more than 37.5 Kg paddy in a capacity of SO 
Kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 
quintal of CMR {after applying relevant OTR) shall be considered: For example, 
?f State Govt actually fills 40 Ke paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actua: 
number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-nice and.1.68 bags 
for parbouled rice after applying OTR of 0.67 and 0.68 respectively. 


€) In case, State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a 
capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement wr.t 1 quintal of CMR (considering 
OTR as 0.67] shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will 
be admissible for 1 98 old jute bags as per standard practice of filling average 
37 5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag. ू 


f) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI = 
arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines. 


डो Further, the competent euthonty of State Agency/Govt should also certify at 
the ume of subsidy claim and settlement of claim that “the applicable terms 
and condition of usage charges which are modified from time to time as per 
DFPD order/letter for usage charges has been duly compiied by State 
Agency /Govt" 


3. These instructions shail remain in force for KMS 2018-19 onwards. 


4. This issues with the approval of competent authority. 


Wye urs ७] 
10610९९ 


P Kandaw 
Under Secretary (Py. 7 


Ph: 011-23384448 


Encl. As Abave 


Copy ‘To ' -# 
1. The Joint Secretary |Jute}, Ministry of Text! 
FPS w ४५(0८ Fez). vet eatles, Udyog Bhavan, New Delhi 


१9७ 
Ms te ४१.८ aD) — ald 
OS १७ 0४ (८९ ALC). He 
ts Ney C Cea ls Je 
= Pl cetl, peed 


‘\ 
“ 


yin 
area 


Pheer ete tees weer 


| 


धे || co P 
0४ puddy | new bags of | of old | DABS that st ol रु 
या procured bags | fd that beamed] sy bags दक eee) 
Pa ३ | (2) procured | bags | remained | cver | forthe aa 7 in wae | 
| (3 used | unused | from =| current tne 
| for 5) previous | season sat y ‘ 
| | cur | | 99500, |" | eaten | 
| | | (41 | | (68. || ७0 । । 
; | 
| | f of ks 4 | a 
i | | र । 
| ae | |. | | 
| | हि | 
2. |_ क्ल 
— fob = —i— न वह रचय Sra 
Sd/ 


Signed by competent authority of State Govt/Agency 


ae 


” 
Us 


** Usage Charges shall be applicable for only 6b. 
xo 


and Chartered Accountan: 


शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "XIII" 


LANE: NEW DELHI 
Phone No: GM (Proc.) 011-43527693 


STRAT खाद्य निगम DGM(Proc.) 43527686 


E-mail: mmp.fci@nic.in 
FAX NO: 011-43527686 


No. ०/०८.॥/ 1(1)/ 2021/Misce. Policies Dated: 14.03.2022 
The Executive Director (Zone), The General Manager (Region), 
Food Corporation of India, Food Corporation of India, 

All Zonal Office, All Regional Office, 


ee eee Se RDI SS KERR RTE कका 


Subject: Checklist for Procurement Centers-reg... 


Sir, 

Please find enclosed herewith checklist of facilities/ arrangements to be available at 
Procurement Centers alongwith list of equipment to be carried by Quality Control officials of 
the procuring agencies for your information and necessary action. 


The list is illustrative only, not exhaustive. Further, Action Plan for KMS 2021-22/ RMS 
2022-23 should be followed scrupulously. The General Managers (Region) should share the list 
for compliance and hold a meeting with State Food Department/ State procuring Agencies as 
well as FCI field functionaries for sensitizing them with regard to maintaining the facilities/ 
manpower at the procuring centre as illustrated above within next 2-3 days and forward ATR in 
this regard. 


Further, whenever squad / High Level Committee from FCI/ State Food Department 
visits the procurement centers, they should inspect the facilities/ arrangements available as per 
the checklist and report any deviations to the notice of their higher Office for taking further 


remedial action. 


Yours faithfully, 


Asst. General ORK. er (Proc.) 
For Executive Director (Proc.) 


Copy to: Under Secretary (Policy), Department of Consumer Affairs and Public Distribution, 
Ministry of CAF&PD, GOI, Krishi Bhawan, New Delhi... for information please w.r.t. discussion 
had in the Food Secretaries’ Meeting dated 25.02.2022. 


Checklist for Procurement Centers 


A. Following facilities/ arrangements should be available at procurement 
centers 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 
x) 
xi) 
xii) 
xiii) 


Space/ platform for unloading of farmers produce in the 
procurement centre. 

Bringing the produce of the farmers in the shape of heap. 
Maintaining record regarding arrival and receipt of farmers’ produce 
in the mandi. 

Positioning of adequate and sufficient number of technically 
qualified “Quality Control” manpower for checking of moisture and 
refractions of the produce. 

Provision of sufficient number of Moisture meters. 

Grader/ winnower/ power machine/ paddy/ wheat cleaner/ 
mechanised siever/ Electric Jharna for cleaning of farmers' produce 
Stock articles such as wooden crates, tarpaulin and storage space for 
temporary storage of farmers produce in the mand before lifting by 
the procurement agency and taken to the storage point. 

Provision of adequate arrangement for cleanliness and stacking of 
produce. 

Platform scale 

Fire-fighting equipment 

Waiting space 

Drinking water facility 

Toilet facility 


The procurement agency should make arrangement for: 


vi. 
vii. 


Unloading of farmers’ produce 

Cleaning and dressing of farmers’ produce 

Filling of foodgrains in bags and placing it on weighing scale for 
weighment and unloading the same after weighment 

Stitching and filling of filled bags 

Putting marka on the bags. 

Loading of filled Bags into the trucks 

Positioning of Mandi Labour Contract & Mandi Transport Contract 


For this purpose the procuring agency would make available necessary 
hardware and software for capturing all MSP related operations including 
direct online payment to farmers. The software should be integrated with 


\Y 


“Central Foodgrain Procurement Portal” through API in order to share 
identified MTP (Minimum Threshold Parameters) viz. online registration of 
farmers, integration of land records, digitized mandi operations, rice & 
wheat delivery management, MSP transfer to farmers , generation of bill, 
etc. 


B. Checklist of equipment to be carried by Quality Control officials of 
Procuring Agencies 

i) Calibrated Moisture meter, 

ii) Sample divider, 

iii) Analysis kit, 

iv) Set of sieves, 

v) Parkhi, 

vi) Sample collecting pan (enamel plate), 

vii) Certified portable balance 

viii) Weight and fractional weight 

ix) Sample bags 

x) Scoop set 

xi) Brass seal and sutli 

xii) Lac 

xiii) Permanent marker 


C. State Mandi board/ Mandi Samiti/ Market Committee responsible for 
Market yard/ Mandi/ Purchase center should develop good 
infrastructure for easy access and quality procurement from genuine 
farmers to ensure seamless payment of MSP without any delay & cut. 


Note: The list is illustrative only, not exhaustive, Further, Action Plan for KMS 
2021-22/ RMS 2022-23 should be followed scrupulously. The General 
Managers (Region) should hold a meeting with State Food Department/ State 
procuring Agencies for maintaining the facilities/ manpower at the procuring 
centre as illustrated above. 


HEKAKEK 


शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "xiv" 


भारत सरकार 
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य औरं सार्वजनिक वितरण विभाग 
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 
—_ GOVERNMENT OF INDIA 


GS 
2G RICHA SHARMA 


“FRI 2023 INDIA Additional Secretary 
a” Tel.No. 011-23382512 
E-mail: js-pyfci.fpd@nic.in 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS. 
= FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
_— DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
D.O.No, 1(6)/2023-Py.! meet +15 KRISH! BHAWAN, NEW DELHI-110001 


nttp://dfpd.gov.in 
October 20, 2023 


The Central Food Procurement Portal (CFPP) is a single source of information 
for Nation wide foodgrains procurement operations at minimum support price (MSP). 
The CFPP contains vital information including, inter alia, the number of procurement 
centers being operated, quantity of foodgrains procured, number of farmers selling 
produce at MSP, amount paid towards MSP etc. The CFPP fetches data from States’ 
Procurement Portals and integrates them on the basis of a set of Minimum Threshold 
Parameters (MTPs). 


2. It has been observed that the data pushed to CFPP portal from States’ Online 
Procurement Portal is not synchronized with actual procurement on daily basis and 
some States push both central pool and State pool data on CFPP without clear 
bifurcation. 


3. As a part of continuous efforts towards streamlining the transmission of 
procurement data from States’ Procurement portal to CFPP, a Standard Operating 
Procedure (SOP) (copy enclosed) has been prepared, which needs to be followed by 
all States. The SOP details, inter alia, the frequency and stage at which data should 
be pushed to CFPP. Any further clarification in this regard may be sought from CGM 
(IT), FCI Hqrs (email: gmit.fci@gov.in). 


4. | look forward to your supervision in enforcement of the SOP and in ensuring 
that data is pushed to CFPP regularly as specified. Exception reports shall be 
generated on a daily basis and also reviewed in fortnightly meetings of Food 
Secretaries of DCP and Non DCP States. With the cooperation of all States, the CFPP 
can be strengthened very soon as a robust source of all procurement related data. 


Yours sincerely 
Sd/- 
(Richa Sharma) 
Encl: As above. 


Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary ( Department of Food) 
(Government of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi Gujarat, Haryana, 
Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya 
Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, 
Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.) 


Copy for information & n.a. to: न 
1. CMD, FCI, New Delhi. 


2. CGM(IT), FCI, New Dethi. as = 


(Richa Sharma) 


IV. 


Vv. 


SoP to be followed by State Government for sharing 


. All States participating in MSP procurement shall have IT based procurement 


portal/system complying with the Minimum Threshold Parameters prescribed 
by DFPD from time to time. 


, The data related to MSP procurement carried out in any state shall be 


updated in Central Food Grains Procurement Portal (CFPP) through API ona 
daily basis. 


, CFPP shall be treated as the single source of information for all data related 


to food grains procurement at MSP for the Central Pool and all related 
transactions between State and Central Government. 


. Frequency of updating of data 


Details of Daily transactions of any day shall be transmitted to CFPP before 
6 AM of next day through auto-synchronization of State procurement portal 
and CFPP. 


Issue of State pool procurement 


Total procurement data may be pushed into CFPP. A separate window will 
be provided to State Government for bifurcating the figures at aggregate 
level into Central and State Pool accounts (if any) at the end of every 
calendar month. 


ताळा 


, Farmer registration data be shared with CFPP as soon as the registration 


process is completed along with verification of land records of the farmer. 


_ Procurement data to be shared with CFPP once the quality and quantity 


offered by the farmer is accepted and acknowledgement J-Form/ Sale Bill 
(based on the nomenclature used by respective states) is generated. The 
quantity procured from individual farmer as well as payment due shall be 
shared with (272, 


, Payment data to be shared once the money is transferred into the bank 


account of the farmer. 


, CMR delivery data to be shared with CFPP once the rice is delivered (i.e. 


quality and quantity accepted) to either FCI or the state agency as the case 
may be. 


. Data for each transactions should be shared once that particular transaction, 


as defined above, gets completed. Data sharing should be automated with 
the system sharing data with CFPP portal at pre-fixed frequency and time. 
The states should not wait for all transactions concerning individual 
purchases to be finished before sharing the data. 


Revisions Undation of deta 


Data as available in state procurement portal at the time of transmission shall 
be accepted by CFPP as such — irrespective whether it is new data or amended 
data. However, States shall maintain proper audit trails of all amendments in 
data. 


शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३ /ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट "xv 


Grading of Procurement Centre: Technology Platform Demonstration PCSAP 


Presentation to State Nodal Officers 


Quality Council of India: 


1. Overview of the portal 


> 


= 


PCSAP: Procurement Centre Self-Assessment Portal 


In the 'National Conference of Food Ministers and UTs' convened on 5th July 2023, action 
Point emerged for the implementation of a grading system for grain procurement centers. 


PCS WILL BE GRADED BASED ON SELF-DECLARATION BY THE PCS ON THE PORTAL 


Aim is to give idea of PCs performance and track year-on-year improvements. 
This activity is for reflecting on PCs facilities without any penalty or compensation. 


The grading will be based on the maturity rubrics: vitals, essential and desirable. 


PCSAP PORTAL IS USER- FRIENDLY AND HAS HANDHOLDING FUNCTIONALITIES 


Single platform is available for PCs and states with different logins/interfaces. 
User manual and FAQ are available for the PCs to provide guidance to use the portal. 
Questionnaire on the portal is available in 6 languages. 


PCs will upload supporting photos for the option chosen. 


PC Login 


Detailed user manual for the PCs is provided in the appendix 


2.1 PCSAP for the PCs 


Login page Registration page 


Dy Government of india 
7५५ Department of Food & Public Distribution 
© Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribut 


fy Government ot india 
* Department of Food & Put 


b 


२००४५७००५४ Seth nar ७४७0४७७ । SRST eee wop4noet - 


Login / सोंग इन 


Worm (2५९५0१ | णिववने ठेले 


तकशा yea pareecrd 


4 
int ; 
a os Q as 
“ie 
(> 


After login, this dashboard will bevisible. 


¢ New PCs on the portal would haveto register. Based on the completion of the question 


progress bar will be updated and question 


¢ Existing users will be able to sign by entering would becolor coded. 


Login ID and Passwordreceived on the 


भे र क Navigate between questions by selecting them 
registered Email. 
from question panel. 
¢ State nodal officers will receive their Login ID a Summary Report tab to view responses and 


Data such as State/District/PC name on 


and password on theEmail; they DO NOT have 


this page are fetchedfrom CFPP. uploaded evidence. 


to register on the portal. 


Other basic registration details are 
to be filled manually. 


2.2 PCSAP for the PCs 


Questionnaire 


Handholding materials 


Portal has various handholding materials: 


७७७५७ Progress (wd (1 hy 


1. User manual: 
क Aid in navigating through the portal. 


(og wang ७७७८६ matete जळत 0५ है atom विकर ot rect है) 


कि Provides an overview of the portal's features. 


क Assistance with required picture for each of thequestions. 


2. FAQs: 
* Contains answers to some common questions. 


wets wa © fer wets te ७ कोर wore ७7 


Sent कक OF ४९५ Here tw अकळ Cheese (25७१ mares: 
ew ey 11.12 अआ er ewer ee eters fier Fate eT, 


* Currently ४० questions are uploaded on the portal, will be further 


4७७७७ tat 00 rage an Ree अ क! ९3७4 cf cDooemy 1८ geet ७ ९७ ope 
Peers rasa के pet की शिवी) £ केरक हया wet ee शक्य अयर की 


— न developed based on the queries raised. 


४४८ Reva PUN जोल्कडॉ शिष्ञांगितरा 1 6902054509 ७७४०७०५७४६ (2 ey et 


* Aquestion can be single/multiple choice. For everyquestion there 


are 2 mandatory evidences. 


¢ Below each question link to the user manual is 
provided to assist with uploading the required picture. 


e After reviewing the questions, PCs have to submittheir responses. 


3. Expectations from the state nodal officers 


Each state will appoint one nodal officer to supervise the data entry process on the 
PCSAP for their respective state. 


Disseminate the knowledge to the districts/PCs for filling the portal. 
State nodal officers can track the status of their respective state at district and PC level by 


logging in to the state portal. 


States should provide ATR by the month end for their respective state based on the 
reports shared of “Assessment of PCs. 


State Login 


4. Login Page 


igs Government of India 
t Department of Food & Public Distribution 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


ee 


To login: 


Login / लॉग इन 
— 1. Enter your Login ID & 
ead ge + Password received on the mail 
| cos : ttre for the respective state. 


Sign In / साइन इन 


2. Click on Sign in. 


User Manual / उपयोगकर्ता पुस्तिका 


5.1 State level dashboard 


Access User 


Manual 
Access Dashboard 


ys) “= Government of India 


‘Oe 


Tab to ‘Change 
Password’ or ‘Logout’ 
Department of Food|& Public Distribution 


—-~ Ministry of Consumer Affpirs, Food & Pubiic Distribution 


Dashboard/23IS =: User Manual | उपयोगकर्ता पुस्तिका 


5 (100%) 
Registration Status 


Maturity Level Of Procurement Centers 


5.2 State level dashboard 


Total no. of PCs in Total no. of PCs in , , 

state (Fetched from Total no. of PCs state who have ie ve हा ies ieee we of मेकाला 

the CFPP portal) registered on PCSAP completed the लकी) ती averedisle! , ब! 
व्या flagged during QC are yet to submit 


ey Government sf India 
_ Department &{ Food & Public Distribution 


‘PENDING 


Registration Status Maturity Level Of Procurement Centers 


4 


5.3 State level dashboard 


Table showing district wise 
registration & completion 
figures of the PCSAP 
portal 


Click on the district name 
to view PC wise status of 
that particular PC 


Government of India 


n nf Department of Food & Public Distribution 


Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distributian 


TOTAL PO WEGISTERED 
28 (6%) 


Registration Status Maturity Level Of Procurement Centers 


Pe 


2 


AMRITSAR 
BARNALA 
BATHINGA 
FARIDKOT 
FATEHGGRH SANE 
FADILMA 
FEROZEFUR 
GURDASPUR 
HOSHAREUR % os Punjab 
(Oooul grathent ७ Sased on percentage of regetrition) 
JALANDHAR 
RAP URT HALA 
LUDMLANA, 
MALERKOTLA व 
MANSA की क \ 
nN 
w / क) ४ 
# {E25 TS 
Ae Py ni i dled 
क्सा t - ; - 
| hog ‘atten . 
' i . 
VJ y ee on Poe ४००००७ ९५७७४१ Nagar 
हि." प” । ) 


¥ 
P / Fh 
“र ४-७... च्च 
po Matted fret «vl 
SANGRUR forma ८39७२ 
- O marae i 4 
SHAHID BHAGAT ७००३५ 0 %. 0*% र SS 
NAGAR 


Pie Chart showing 
maturity level 
distribution of the 
registered PCs in state 


Legend showing 
colour codes for 
maturity level 


Gradient-Map showing 
district wise 
percentage 
registration of PCs 


Legend showing colour 
codes for percentage 
registrations 


5.4 State level dashboard 


Table displaying district level percentage of PCs at various maturity levels (LO-L5) 


‘46 Government of India 
jus, Department of Food & Public Distribution 
== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Maturity Level Status 
======== 
1 AMRITSAR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
BARNALA 0% 0% 0% 0% 
BATHINDA 0% 0% 0% 
FARIDKOT 0% 0% 0% 
FATEHGARH SAHIB 0% 0% 0% 
FAZILKA 0% 0% 
FEROZEPUR 0% 0% 
GURDASPUR 0% 0% 
HOSHIARPUR 0% 
JALANDHAR O% 


KAPURTHALA 0% 


LUDHIANA 0% 


MALERKOTLA 
MANSA 


MOGA 


6. District level dashboard 


Table displaying district wise status of PCs 


Wy Government of India 


७६. Department of Food & Public Distribution 


=== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


2381 AMRITSAR 2 AJNALA GRAIN MARKET Not registered LO 
2 AMRITSAR 7 ATTARI GRAIN MARKET Not registered LO 
3 AMRITSAR 3 AWAN GRAIN MARKET Not registered LO 
= AMRITSAR 18 BACHCHI WIND GRAIN MARKET Not registered LO 
5 AMRITSAR 4624 BANDALA GRAIN MARKET (FP) GEHRI Not registered LO 
6 AMRITSAR 1 BHAGTANWALA GRAIN MARKET Not registered LO 
7 AMRITSAR 20 BHAKNA KALAN GRAIN MARKET Not registered LO 
8 AMRITSAR 49 BHOEWAL GRAIN MARKET Not registered LO 
g AMRITSAR 54 BUTALA GRAIN MARKET Not registered LO 
10 AMRITSAR 4 CHAK SAKANDAR GRAIN MARKET Not registered LO 


11 AMRITSAR 4 CHAMIARI GRAIN MARKFT Not renistered 10 


7. Next steps 


Please ensure the data on the SFPP matches to the CFPP. 


State nodal officers are requested to disseminate the information to district level officers for filling PCSAP. 
(State nodal officers can share their login credentials with district level officers for gauging status of each of 


the districts) 
Portal is now live and can be accessed by the PCs to fill up their details. 


Login credentials for the state nodal officers will be shared shortly after this presentation. 


Appendix 


User Manual for Self Declaration Portal ofProcurement Centre 


Registration 


Login & Password Mail 


Dashboard 


Forgot Password 


Question 1 


Question 2 


Question 3 


Question 4 


Question 5 


Question 6 


Question 7 


Question 8 


Question 9 


Question 10 


Question 11 


Question 12 


Questioni3 __ 


Question 14 


Question 15 


Question 16 


र ल 
‘ Bd PAE a Wes 
f =e | ‘d 
Wie: 
शै ‘i = 
र 


* Ans.- The image is evidence of the infrastructure or services present at the procurement center 
Hold your camera or mobile device steady and take a clear picture. 


The object in the picture should be focused and clearly visible. 
Ensure that your device is not shaken while taking the picture. 
Ensure there is proper lighting while you are taking the picture. 


The image is required to be in jpeg or jog format. Most cameras click the pictures in this format. 


19 


1. Login 


@ 0०0547 x + 
¢ Cc 


७ pcsap.in/User/Loaln 


VER. 
i 


Click here to access the 


-User Manuale Guide 


v = णि >< 


er ७ ५» 7 ६ : 


Government of India 
Department of Food & Public Distribution 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Login / लॉग इन 
LoginiD / लॉगिन आईडी 


If, Already Registered: 


Login ID / लाग 


is Enter your LoginID & 
Password / सुरक्षा पिन 
Password / सुरक्षा पिन 


Password 


Forgot yor “a ग password? 


( सुरक्षा पिन > 


Show Password 
(सुरक्षा पिन दिखा) 


Click on Sign In 
Sign in / साइन इन 


ser Manual / उपयोगकर्ता पुस्तिका 


Click here to receive your passwordon email if 
FAQ / सामान्य प्रश्न 


forgotten password 


Register Here / अकार 


New User: 


Click Here to Register 
Click here to access the 


-User Manuale Guide 


2.1 Registration 


Click on ‘Allow’ to enable location permissions 
@ ?05/7 x + v 
<- (ह  (@ )ocsap.in/User/Register oy @n 1 8 


pcsap.in wants to | टका व 
6 eeureem र & Public Distribution 
Affairs, Food & Public Distribution 


Allow Block 


Select your State 


Select your District or Search the district 
name by typing in the search bar 


State / राज्य 


Select the current procurement season 
District / ज़िला 


व मळ कत्या मोड Select your procurement centre 0 


search for it by typing in the search bar 
Name of the Procurement 
metre f SUNT केंद्र Procurement Centre 


Select type of your Procurement Center 


Type दी center / Select Type of Procurement Center 


Enter Full Address of your Center 
Address of the Procurement 


Centre / खरीद केन्द्र का पता 
Pin code / पिन कोड Enter a valid 6 digit Pin Code of your area 


: | Quantity of grains expected to 


be procured (in MT) Enter the quantity to be procured at your 
we जाने वाले अनाज की अपेक्षित 


मात्रा (एमटी मे) Center. 


aa ता Enter the quantity of grains that can be 


stored at your Center. 


२.२ Registration 


By Government of India 
‘ys, Department of Food & Public Distribution 
== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Enter Nodal Person/SPoC Name 


Enter the designation of Nodal 
Person 


Name of Nodal Person / SPOC 


Provide an email ID 


Enter your Mobile No. & Click on 
‘Validate’ button to get OTP. 
Enter OTP in Pop-Up to verify. 


Upload a clear image of the Nodal 
Person/SPoC 


Upload a photo of Center from inside 


Exterior photo of procurement 
ह center 


if Upload a photo of Center from outside 
Click on “Allow” on the pop-up to 
capture your latitude/longitude 
automatically 


tm not a robot 


Click Here for Captcha Verification 


Click on ‘Register’ to submit. 


3.Login ID & Password Email 


On registration an email as below would appear: 


<- 

= Pi Gmail 

2 Compone 

@sinbox 19,221 
> ed 

@ ! 

Db f 9 

& ! 


[) Drafts 
‘OD Categories 


Labels 4 


Q 


C @ mail.google.com/mail/u/0/#inboy 


© षि (डी 


FMtcgzGtxdSVjUWOVHSDLgwZMiGVstq 


© 


(शा 


Registration Confirmation (3416453) 


pcsap_donotreply@qcin.org 


« Reply )}( ह. Forward 


Government of India 


Dear Sir/Madam 


Greetings 
Login at POSAP (Procurement Center self assessment portal 
‘our login details as below: 
3416453 


82827033 


in cane of any quevies, plese mail us at 02430 


User 1D in the subject line of the email for all your fulure correspondence 


Thanks and Regards 


PCSAP 2023 Team 


WPHONAgein. org, Plaase mention you 


Enter the ‘User Name’ as Login ID 
on the Login Page 


Enter the ‘Password’ as provided in 


this mail on Login Page. 


अ * 


Click here to ‘Change Password’ or 
€ C  @ pcsap.in/Sip/Index?ulbCode=3296477 a er On ~~ ‘logout’ 


१: Government of India 
yx, Department of Food & Public Distribution 
== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Progress Bar: Shows the 


Dashboard/Sxraté User Manual / उपयोगकर्ता पुस्तिका 401 सामान्य प्रश्न BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET~ number of questions 
attempted out of the total 
questions 


View Your Registration Details 


View Details विवरण देखें 


Click on the Question No. which you 
want to attempt 


Completed / 
पुरा होना। 


Not attempted / 
प्रयास नही किया 


Evidence not uploaded / 
साक्ष्य अपलोड नहीं किया गया 


Quality check red flag / 
गुणवत्ता जांच के वाद सुधार की आवशकता 


View all your selected options and 
uploaded evidence for each question 


Cc @ pcsap.in/User/ChangePassword 


es ~~» Government of India 


PS 


Department of Food & Public Distribution 


== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Dashboard / डेशबोर्ड 


User Manual / उपयोगकर्ता पुस्तिका 


FAQ सामान्य प्रश्न 


Change Password 


Old Password 
New Password 


Confirm Password 


are ७५ ए॥ @: 


BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET~ 


Enter your old or current 
password 


Enter the New Password 


Enter New Password again 


Submit to change password 


६.१॥5$855॥१७॥ 


Move to any Question No. 


pcsap.in 


ध्व Governfhent of India z 
“| Depar{ment of Food & Public Distribution 


== Ministryfof Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


English 


(You may select multiple options | आप अनेक freq चुन सकते हँ) 
Option 1: Biometrics verticahon ot farmers 
Option 2: Procurement Center board/Banner 
Option 3: Dentang water tacility 
Option 4: Toilet facility 
Option 5: Kelp Desk 
Option 6: Adrrinistrative building 
© Option 7: Drainage 


Option 8: Guaity Control room 


wae CS a7 a क =a + 
Upload photo of the selected Tacility located at Me procurement center 

Need neip with what evidence needs to be uploaded? Crack User Manual 

(सबूत के लिए क्य अपलोड किया जाए? उपणोगकर्ला पुस्लिका देळे) 


Remarks (foo QC Remarks गुणवत्ता जाचकर्ता टिणणियॉ 


7 a Prev ond Save (rae और सहेजे \ Save and Next राहेजे और अगला 
a ¥ च — . क 


Sf 


+ 


thumbnail will appear of that image) 


Change your language 


Select all the options that apply 
to your Center 


Upload the evidence for all options 
selected 


Save your response and 
move to next question 


6.1 Sample Evidence for Question No. 1 


BIOMETRIC VERIFICATION OF FARMERS 


Serereey ल्टास्टिव्येश SSETNTRT TF a 
Sr ae व्य 


z = 
BL gape crveres भती AMIE. STS र 


Procurement Center Board/Banner 


६.१ Sample Evidence for Question No. १ 


DRINKING WATER FACILITY INSIDE THE CENTER 


Toilet Facility inside the Center 


6.1 Sample Evidence for Question No. 1 


HELP DESK 


Administrative Hall 


६.१ Sample Evidence for Question 


DRAINAGE 


Quality Check Room 


&.2 Assessment 


Access your Dashboard Access the ‘User Manual’ Check ‘FAQs’ 


€ C &@ oS adDocuments?ulbCode=32964778iid=51,1&qid=q1 Qaerx@aa 8 3 


iB Government of India (3) 
5 + . ‘ शु 

4, Department of Food & Public Distribution १ | 
== Ministryof Consumer Aff | Food & Public a SS 


Dashboard / SHS User Manual) उपयोगकर्ती पुस्तिका FAQ.) WIRE HB BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET - 


Overall Progress / कुल प्रगति (0/16) 


Select ‘No Room Available’ if there 
is no waiting room at Center 


‘Option 1: No room available 


ii Select the option that apply to 
Option 3: Temporary structure like Tent y our C en t er 


Option 4: Concrete building with amenities tke fan, ८09325 
४ -क i et & १65 eS य्य 
Upload ७०0 of wailing room where farmors can "गवळ! before and during the procurement 


Need help with what evidence needs to be uploaded? Check User Manual = 
(AR सा साय अपलोड करने की epee है? इसके सिए सहायता चाहिए. उपयोगकर्ता पृस्किका की जाँच करें 


Piease upload this imgar 83 evidence in case of choosing “not available” in the option 
विकत्प ये mares की स्थिति गे कृपपा इस फोटो वे साक्ष्य के रुप यें अपलोड करें 


Remarks । टिप्पणी QC Remarks । गुणवला जांचकर्ला टिप्पणियॉ. 2 mandatory evidences 12 साक्ष्य अनिबार्य 
Upload the evidence for option 
selected 


\ Prev and Save | पिऊला ऑर सहेजे . Save and Next / सहेजे अर अगला 
4 च >“*, 4 7 
‘ . + i 7 \ 7 
¥ 


Save your response and 


Upload Image for ‘Not available’ option move to next question 


Save and Go back to Previous Question 


६.२ Sample Evidence for Question 


WAITING AREA FOR FARMERS 


6.3 Assessment 


€ C ७ pesap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=51.1&gid=0.1 ager On a. 8 : 


i Government of india 
4, Department of ००0 & Public Distribution 


22 Ministryof Consumer Affairs Food 4 Public Distribution 


Overall Progress | कुत प्रगति (078) 


ai) ५२ ! nat is the typ ५ weailable for unloading of grain 
‘ i 
= “ १ 
i" Qa ae | a7 A 99 
is a = 
७५ | ato) ats) asa) भकवा डन 
Option 2: Kurta foor nat pain 


(You may seloct multiple ontians SR अधिक ठिकत्प तुन डळते टी 


= प कळ याव 
| | q 
G13] aia) 9४5 | ५६ कळ 


0७8०१4: Cemented (७० 


3 Sat "कळ्या? pairs 


Upload phote of ficer of unloading of orains available at the Procurement Contor 


Nead haip wet what 270९002 १३९0510 be pleaded? Check (ल Manual 
Sm BAS) Scie कारेकी आळरळता डे? ee लिप He SE cure! पस्तिळा डी os करे 


Fase upload is |miape as evidence in case Of choosing "Tot ऊळ Is (re 9020. 
विकत्पमॅ"उपतळ नहो Pas A So a awe Soe अपतेठ करे 


Remarks FUR 90 Remarks: मुमठत्ता नच्कर्ता टिजाणिबा 2 mandatory evidences (2 साह्य अनिवार्ग 


७७७७७७७७७७ 


Select the option that apply to 
your Center 


Upload the evidence for options 
selected 


Save your response and 


Save and Go back to Previous Question move to next question 


&.2 Sample Evidence for Question 


UNLOADING FLOOR 


6.4 Assessment 


SELECT ‘NOT PERFORMED’ IF 
WEIGHMENT IS NOT DONE AT CENTER 


€- > (टॅ &@ pcsapin/Sip/UploadDocuments?ulbCode=329647 78&id=S1.1&qid=O.1 Qe @rna. 8 


eB Government of india 
Department of Food & Public Distritiution 
butice 


= Ministry cf Comumer A Food & Public f 


ee) 


ai baz fas | 
ae 8७) ७४ && | [You may select mfpXipe 6०७? एळ से अधिक Serr चून तळते 3) 


॥ ०५ | ot) ast) ०12 जाना एतनळयाजााळे 
—— a om OpGon 2 Marcel scsi nithout caibratt foo a 

Occ pees Select the option that apply to 

ysiei emery) abi! 09 ४७०7 3: Marusi 9८2६ wth coloration escthests 
Opdan 4 Digits! Weighing ४९212 ९५४४५० calieaten conifeate C 
Option) 5. Dighal Weigning scale wen 0७७३७1 cen toa yo U r e al te r 
Option & ४४७०४४००७८ 
‘plc prota of weighing equipment iesliaieat a pricaneneed or : 
१६८०1८७ wit) watesigence ceeds to be uigeced 
जेन सा रावण Sue करन को some देर rat शि सरल! Tes, उप्योगकया yen sk ate wt 


eae एकत the image ss evidence hy case o! choosing rot avalsbie” शा 
ग्कित्य मे THA TEM व्यितेमे क्या इत फटा FNS StS ee करे 


७२७? टिप्पणी ८: Remares गुणवता फांच्कर्ती Rk 2 mandatory ०४१४४७६२०१ 2H अनिदार्र 


Upload the evidence for options 
selected 


७७७७७७७७७७ 


| Prev ond Save! पिता बर OF Sere end Neat tite भौर अगता 
त 


क. 


ave your response and 


६.४ Sample Evidence for Question 


WEIGHMENT OF GRAINS 


Digital Weighment Calibration Certificate 


6.5 Assessment 


५ ४ प्र ७4 1 G@: 


¢ C o@ =pesap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=S1.1&qid=Q 1 
Se Government of India 
Ady Department of Food & Public Distribution ९ ९» 5 


~ Ministryof Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


fashbeard/ SaaS User Manual । उपयोगकर्ता पुस्तिफा = FAQ / सामान्य प्रश्न BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET + 


Overall Progress / कुल प्रगति (0/16) 


Select ‘Not Available’ if there is no 
source of power at Center 


‘ar = Select the option that apply to 
ant 12 —— your Center 


७151 O16 Option 3: On-site Solar with backup/Grd energy with back up 


‘Option 4: Electiomy connection 


$68 कर 7 2B Bb PES SEES Pees eee 


Upload photo of the source of power available at the procurement center 


Need ॥ with wilat evidence neads 10 be uploaded? Check User Manual 
[कोन सा साक्ष्प अपलोड करने ळी आवश्यकता है? PS लिप सहाता चाहिए. उपयोगकर्ता पुस्तिका फी र्जाच फरे) 


Piease upload ॥६ image as evidence in case of cheosing “no! avaliable” In the ७७७ 


विकल्प में corer नहीं" चुनने की स्थिति में po se पोटो को सक्ष्य के रूप नें अणलोड करें 
2 mandatory ences 2 ead Upload the evidence for option 
छि selected 


= 
७ 


Remarks / टिपणी Oc Remarks ! गुणवत्ता जांचळर्ता टिप्पणिया 


| | 
>>> | Save your response and 


move to next question 


Save and Go back to Previous Question 


&.4 Sample Evidence for Question 


SOURCE OF POWER 


J) CL UP 


६.६ Assessment 


जड Government of India 
43, Department of Food & Public Distribution 
= Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Qyerall Progress | कुल प्रगति (16/16) 
Select ‘Not Installed’ if lights are not 
installed at rest of the options 


(You may select multiple options / आप अनेक pagers 
Option 1: Not instaliec 

Option 2: Loading & unloading eee 

Option 3 Entry & Exit gate 


Ostion She Select all the options that apply 


Option &: Boundary walls 
Option 6: Administrative building | t O y O U r C e nN t e [| 
Option 7: CC room | 


Quality check red flag / Ry Option &: Weighbridge ares 
गुणवत्ता ata शाल झंडा 


: sas 3 Fie WRG sere ea 
Upload photo of the functional lights installed at selected locations of procurement center 
Need help with what evdence needs to be uploaded? Check User Manual 
(सवूत के लिए व्या अपलोड फिपा जाए? उपयोगकर्ता पुस्तिका देखे) 


Remarks | टिप्पणी QC Remarks । गुणवत्ता जांवकर्ता टिप्पणियी 


® Upload the evidence for all options 
छ फ्युज - selected 


Save your response and 
move to next question 


७2% Pov sno Save (From और सहेजे * Sav0 and Noxt / सेने ऑरुअगला 


Save and G@ back to Previous Question 


&.q sample Evidence for Question 


LIGHTS INSTALLED AT DIFFERENT PLACES 


& .9 Assessment 


NOTE: THERE MIGHT NOT BE SAMPLE EVIDENCE FOR THIS QUESTION. YOU MAY UPLOAD THE ‘NOT AVAILABLE’ SAMPLE IMAGE PROVIDED ABOVE THE EVIDENCE BOX 


¢ C  @ pcsap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477 &id=S1.18&gid=Q.1 


१2) Government of India 
43, Department of Food & Public Distribution 
=~ Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
© 53 es PS SR: SS Eee 


Sr om. a SS 


Overall Progress कुल प्रगति (0/16) 


Q10> ०11 9 0.12 Option 1: Not applicable 
वी I जणाना 2: Mors than 24 hrs 
Q.14 ७15, ५४७ 
a Option 3; 6-24 hs 
Option 4; 1-6 prs 


Option 5: 0-1 fs. 


Uplacd the evidence 


Need helo with whet evidence needs to be unloaded? Check User Manual 
[कौन सा साह्य अपलोड करने कौ आदण्यकता है? इसके लिए सहायता चाहिए. उपयोगकर्ता पुस्लिका की जॉन SH 


Please upload this image 35 evidence in case of choosing “not available” ॥ the option 
ठिकल्य मे 'उपत्ब्ध ae? चुनने की त्थिति मे ee उस Se स के रूप मॅ es करें 


Remarks | टिप्पणी QC Remarks | गुणवत्ता नांचकार्ता Reale? = 2101316700 evidences / 2 साह्य जनिवार्व 


७8 
७ = 


"४ की 1; ana Save from और सहेने 
न. >% : 


Save and Next! ape और अगाळ् 


Save and Go back to Previous Question 


९७8१ O©nu@ 


Select ‘Not Applicable’ if farmers 
details are not entered 


Select the option that apply to 
your Center 


Upload the evidence for 
the option selected 


Save your response and 
move to next question 


६.८ Assessment 


(डे ७ pesap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477 &id=S1 1 &iqid=0.1 & & धे Ona. हः 


Select ‘Not uploaded’ _ if 
transactions are not recorded 


a1 J ७2७31७. 


has) as) az 
wall Bice 1 al (You may select multiple options ( एक से afte डिकल्य ga संळते 2 

jn | C 

॥ ७9 _ 9.10 | On 42% Opiton 1: Not ८७६३०९0 

i h 

- ग Option 2: Manual register 
०१३) O44) ७४ 

} 


Select the option that apply to 
your Center 


‘Option ३. Uploaded on 3 compute 

eke Option 4: «POP Tablets!Mosie Phones 

Complered! 
‘ee 

व नला > =a" SPRY * क्र i)! PO We Pei reo 


Upload photo of the document showing transaction 9834 


Need hela what evidence needs to spicaded? Check U: कः 
(झोन ला साह्य ees करने ळी eee हे? yew दिर सहायता पाहिर, उपदयोगकर्पा पुत्तिण्ण की जाग करे) 


Peace upload of 9 “not available” inthe option 
छिकत्य ये core set चुनने की व्थिति ग कृषण pe फोटो को माझ्य SOT ase st 


Remans (Raph ७० 8४5? गुणवणा णांवकर्णा aay 2 manustory evidences (2 साद्य अनिवार्य 


Upload the evidence for all options 
selected 


®®OeOadeao0oo0oa® 


Prey snd उष पिछत्ता और सहेजे af 3a een Nex att am 
Save your response and 


Save and Go back to Previous Question move to next question 


FARMER DETAILS REGISTRATION 


केक ककत 


eet 


ET 


| 

5 

आळ ळे | 
४४४४) tlie A 

1 HF 

j 


‘gh 
1/3 | 
itt 
1 EI | 
Ete 
fe] 


त्र: तया हत व्नाळ Ly 1_% ७५०७५ 1८2 = कर 


c 
.2 
— 
9 
i) 
= 
(डय 
ee 
O 
y— 
ठ 
९3 
‘= 
क 
fe) 
> 
LU 
© 
oe! 
S 
© 
Cp) 
> 
ur 


6.9 Assessment 


Note: To check your internet speed, search internet speed test on Google and visit one of the websites to record your speed. 


€ C  @ pcsap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=S1.1 &qid=O.1 ७ ४६ ४१ @an DU 3 : 


ey Government of India (3) 


jy, Department of Food & Public Distribution 


= Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution ree 


Dashboard / Sart$  ए5भतीआ181। उपयोगकर्ता पुस्तिका. FAQ) सामान्य प्रश्न BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET - 


Overall ०४1855) कुल प्रगति (0/16) 


Select ‘Not Available’ if internet 
facility is not available 


i Q2 9 a3 


= a Option 1; Not available 
१1० ९॥ | ९८ open 2 फाळ ans douricadspeea Beheen 2105 Mbps Select the option that apply to 
your Center 


१141 0151 0.416 Option 3: Upload and dountoad speed Creatar than 5 Mbos 


‘Option 4; Upicad anc download 99००0 less than २ Mbos 


ह आ & te PRBS - Bet 2 sei 1 F_ Beet 


Upload photo of the system showing internet speed at the procurement center 


By) Need help with what evidence needs to be upioaded? Check User Manual डॉ 
(णीन सा mas Sorts करते ळी आवशणणत है? इसफे लिए सहायता चाहिए. उपयोगकर्ता पुस्तिका की Thaw) 


Please upload this image as evedence in case of choosing “not availatie” m the option 
विकल्य मे Soe नही" वुनने की स्थिंते मे कृपया इस फोले वो सा& के रूप मॅ अपलोड करें 


Remarks / टिप्पणी 0९ एक्षाक्षाः$/ गुणवत्ता जांचकर्ती टिपपणिपी २ mandatory evidences {2 Wed अनिवार्य 


छि Upload the evidence for option 
प्य्प््) selected 


Save your response and 


020, /./ aS : move to next question 


Save and Go back to Previous Question 


६.९ Sample Evidence for Question 


INTERNET SPEED 


SotSte ses a Prerer 
22-2. 


Teter 
Cetin 

SSS सकळ २॥जत oy sts eerie cree 
TRC Vere roy ७0 Grito टं 

Tot "३९७१७ 


ma रे 


WEY म्य ७४क 2 


2 ~ & न + 
© specdioct.noe ‘ Gee @e@envns 


©) SPEEDTEST 


) UPLOAD 


Shari Airtel Led 


Airtet 


The Termirial | Backpack 


Me hee BD Senin “@euoG@uvpekeas > noe eam 15 © 


६.१० Assessment 


79१) Government of India 
री rin Department of Food & Public Distribution 
= Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Overall Progress (He प्रगति (48/16) 


Option 1: Nat svalishes 

Option 2: MSP 

Option 3: List of token generated farmers 

Option 4; Quality spectications 

Option 5: Duties of Procurement Center officials 

Option 6: Procurement Center operation days and timings 
Option 7: Contact details of tne officials 


Option & Contact details for gnevence 7202558 


ळे. BP 4 "प SSS FP SSS FES PISS 


Upload photo of the notice board available at procurement center 
Newd he's with what avidence needs to be uploaded? Check User Manual 
(Baa के लिए कण अपलोड किया जाए? उफ्योगकर्ता पुस्तिका देखे) 


Remarks / टिप्पणी QC Remarks । गुणवत्ता जाचकर्ता टिप्मणियॉ 


® 
९ 


Pe Prev and 5५७) पिछता ओर सहजे 


Save and 


Save and Next / सहेजे जोर जगता 


Oback to Previous Question 


Select ‘Not Available’ if no 
information is displayed 


Select all the options that apply 
to your Center 


Upload the evidence for all options 
selected 


Save your response and 
move to next question 


६.१० Sample Evidence for Question 


INFORMATION DISPLAY INSIDE THE PROCUREMENT CENTER 


= AQBeS] @aQ eAS 


Sa S = 


&.99 Assessment 


€ > C  @ pesapin/Slp/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=S1.18iqid=Q.1 ६ & ४ Or0 1 Select ‘No Faci lity’ if there is no 


as ॥ oso} 


O13) O44 
| 


42) 
{ 


७15 5 ९.16 


storage facility available 


{You may select multiple option: / एक से अधिक Ramee 
Option 4: No faciity 


Option 2: Kutena Groung 


sehen score Select all the options that apply 
nm sh to your Center 


Option §: Gedown/Warehouss!Covered अणि ता 


=~ 72 == उक 


Upload photo of storage facilites available at the procurement center 


Need "क with what ecence needs to be (१०३८९0? Chem User Manu: 
होर सा साझा अपलोड करने की seme हे? इसके लिए सद्तायत ait उए्योगकर्ता पुस्तिका की जाँड 


Plesse पेण this image ss ६४०१८५०६११ ८३७०५३ of Crousing ५०५५५७ र the oxion 
ठिकल्यपे “उएतळ ae चुनने Sa गे कृणणा इस फोटो को साझ्य के रण मॅ अयलोड करें 


हा! टिप्पणी ७८ 6६१०५ युणवशा ate टिप्पणिया 2 mandatory evidences (2 साक्ष अनिवार्य 


Upload the evidence for all options 
selected 


७ ण्या 
७ cl 
७ cc 
A) cl 
७ c= 
७ 
७ cd 
७ 
७ 
७ cd 


Save and Go back to Previous Question Save your response and move to next question 


६.११ Sample Evidence for Question 


STORAGE FACILITY INSIDE THE CENTER 


&.42 Assessment 


C ७8 = pesapin/Sip/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=S1,1&qid=0,1 


[You (४५५ select ९४४११४५ ०2१५ GW सै afew विकत्य घुर ax 


Options । *५ ५०४ 
0७४४७ 2 ४५/४४२०० van क?” "९५२५९ tage 


07७०४५ Moodie hath 


Opton & ome 0 १७३८ १ 


जेल stot of ३४५०१५७६७१ 0१419” ४1 ३४%४४३ ७ 81 the procerererc certer 


pes ९७% WI ATS ९७५७९३९ 04५९०१ 3: 8९ ५८42०7९? Crece liver शनन्ज्जञा 
जोर orang sorta कस्रेको ros वै? इरके शिरे मळ्यात डेर ren दुन्ठिका शी जॅक करे! 


७७४५ 2६७८ » & ७१५७५ ७४ ७०३७०९ /) Came of ८९२५७” Yet ७५७४२७ the Cote 
शेक 2 yore ग्लो पुळे हो जिते उ gore फोटो झो श्या के कर घे so जते 


For further details on specifics you may refer to the FAQs 


Remsite Bere 92 Mernarde Pree जांघिकर्डा हिप्पणिष्े 3 rumnciatery ७५४४७७५ (2 बोळ अति 


Save and Go back to Previous Question 


Select ‘No Facility’ if there is no 
storage facility available 


Select all the options that apply 
to your Center 


Upload the evidence for all 
options selected 


Save your response and 
move to next question 


&.92 Sample Evidence for Question 


DUNNAGE MATERIAL USED INSIDE THE CENTER 


६.१३ Assessment 


© (डे ७ pesap.in/Sip/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=51.1&qid=Q.1 & ४ प्र ७५7६ Select ‘Not Available’ if there are 
no boundary walls at PC 


[ou may ५१७८४ ॥0०४३७१७ caters Te ते अंधिळू, 


08४१७ 1 ltt ४० कफ 


SIL Select all the options that apply 


Optran? besser) orrparo ae 


ins Seiya ib iin to your Center 


= ——Tt = 
Upisad ४2१2१७ ४03६420430 walle ४५३७४७ 41 the procerement renter 


MOOT NOR So wD! ७०26४ "७9 90 24 299834” Ovens ithe! Marron! 
sae ye शब्टे ढी coe बेर एकके रि सरण es geet Peer जश उरे) 


arse ५३९८७८ ४९३ ।७९%$% ७१ ७७८७0८६ 07 ८७७ फी मोचडकटीड Tot ७40 १ he म्हाका 
Reese pore sh पुरते को पिले मे gen इत केणे ee es et 


Renee ! Rt 90 ७५७०५७ RTO जावळती eet 3 ७९७१५७४७०५ १५४७५५०११५ 02 खूण असिड 


Upload the evidence for all 
options selected 


® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 


Save your response and 
move to next question 


Frew and Lave | thorny शर wed 


Save and Go back to Previous Question 


६.१३ Sample Evidence for Question 


BOUNDARY WALLS OF THE CENTER 


6.14 Assessment 


<= Cf pesap.in/Slp/UploadDocuments?ulbCode=329647 7 8id=S1.18igid=G.1 aes Or D g : 
sy Government of India 

dix, Department of Food & Public Distribution 

a Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


Dashboard /2WelS = User Manual) उपपोगकर्ता पृस्तिका FAQ./ SATU 


BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET « 
ML शर 5 TSE Er ae Sah 


Overall Prograss | act प्रगति (0/16) 


9० a4 


७०७6 a7) 98 
७10 ७11 | ७१ 
०1३ Q15) ०.16 
= bh 
Completed / 
Soar 


Not attempted / 
प्रवास नहीं किपा 


- 


Option 1: Not ayaBable 
Option 2: Wooden o3te/lemporary 0318. 
Option 3; Metal gate 
ve ळ ३०३३ RS IY कु कळक ET 
1 Upload photo of entry gate avaliable at the procurement center 


Need help with what evidence needs to be uploaded? Check Usor Manual 
(कौन सा साझ्य watts करनें णी ्रावश्यणाता है? इसके लिए सहाण्ता चाहिए, उपयोगकर्ता पुस्तिका जी जोच करें) 


Please upload this image 35 evidence in case of choosing "not 30485018' in the 090 
विकत्प में "उपलब्ध नहीं चुनने की स्थिहि Sa फुपया इतत पवेटो झो साठ्य के रूप में अपलोत फरे 


Remarks | टिपणी 


छे 
छे 


QC Remarks | गुणवत्ता जांचकर्ता टिपणियॉ. 2115108109 evidences 7 साक्ष्य अनिवार्य 


Prey and Savo | पिठेला ओर सहेजे Sava and Noxt/ सहेजे ओर अगला 


Save and Go back to Previous Question 


Select ‘Not Available’ if there is no 
entry gate to the Center 


Select the option that apply to 
your Center 


Upload the evidence for option 
selected 


Save your response and 
move to next question 


६.१४ Sample Evidence for Question 


ENTRY GATE OF THE CENTER 


६.१५ Assessment 


€ 2 ३ pesap.in/S!p/UploadDocuments?ulbCode=3296477&id=S1.1&qid=0,1 & & ४ ७ ५ (71 8 


e Government of India a 
Department of Food & Public Distribution t 3) 
>>) vn ; eof, 


== Merely of Consumer Aifars Hood & Pubic Distr buon 


Select ‘Not Available’ if None of 
the Equipment's are Available 


०७९३॥ Progress छत प्रगति (211) 


Bort <5 as bes) 
ह 7 ग जह. 9० 
eo ०७६ ध्य jes] 
धये 1 ह) OSE, (you ०४9७०११७७७ ८३0015) US 
jas | फाव ळय j a2] 
ole =| 


Select all the options that apply 
to your Center 


= of ee eS ||" माग््गख 
४१५०५ १९९१५ 0700200700 canter 


Check Weer Merce 


Upload the evidence for all options 
selected 


कि [eee] 
छि Goce) 
छे cmd 
® प्व्प्य 
छि [smears] 
छि Ena 
© (EE) 
छि Cd 
3) य्य 
© घ्या 


Save your response and 
Save and Go back to Previous Question move to next question 


६.१५ Sample Evidence for Question 


EQUIPMENT'S FOR QUALITY CHECK OF GRAINS IN THE CENTER 


2ZO°S3399747776 .613 7405 26-0 SeZO2Z SN Ss 24. OO 


6.16 Assessment 


¢ ४ 


७. pcsap.in/Sip/UploadDocuments?ulbCode=329647 7 &id=S1.1 &qid=Q.1 


es by Government of India 
jis, Department of Food & Public Distribution 


=== Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


em” 


Dashboard / SAS — Usor Manual /GVMTSa पुस्तिका FAQ.) सागाऱय प्रश्न BHAGTHALA KALAN GRAIN MARKET - 


Overall Progress कुल प्रगति (0/18) 


a2 fa3 fas 


Option 1: Not availanie 
Option 2: Blsciric jhama/Power fans\Vinnower 
Option 3; Automated grain Geaner (Grader’Mechanised sierer/Paddy & weal cleaner) 
‘Option 4; Manual cleaning using sieve 
“के: butt SBA «Wet itaslets 
Upload photo of equipments for quality improvement available at procurement center 


By Need help with what evidence needs to be uptoaded? Check User Manuat 
(कौन सा aise sats करले ळी आवशयकता है? इसके शिए सहायता चाहिए. तपयोगकर्ता पुस्तिका की ame) 


Please upload this image as evidence ही case of choosing “not available" inthe option 
विळत्प मे "उपलब्ध et चुनने की स्थिति में कृपया इस फोटो ळो साह्य के रूप मे अपलोड करें 


Remarks / टिपणी 00 Remarks । गुणवत्ता जांचकर्ता टिपपणियॉ. 2 mandatory evidences / 2 साक्ष्य अनिवार्य 


७8 = 


Prev and Save | पिछता और सहेजें 
> 


Save and Go back to Previous Question 


९ &४%४ ७.५ a 


Select ‘Not Available’ if None of 
the Equipment's are Available 


Select the option that apply to 
your Center 


Upload the evidence for option 
selected 


Save your response and 
move to next question 


